Reg . No.NPCITY / 236 / 2018-20 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ८ , अंक ३ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , 

, शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ४३ , किंमत : रुपये १०.०० 


, 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 

- 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


पृष्ठे 


नाही . 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , नाही . 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 

असलेले नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . , केवळ अमरावती १-४३ 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ .- ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा 
नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


, 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु ) , म . शा . रा . , अ , क्र . ७० . 


, 


विभागीय आयुक्त , यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक सा.प्र . - जी.बी .१ - प्र.क्र.१७२३-२०२१. 


शासन निर्णय क्रमांक पी १३ दोन बी , राजनैतिक सेवा विभाग , दिनांक १६ जानेवारी , १ ९ ५८ आणि दिनांक ६ ऑगस्ट , १ ९ ५८ च्या नुसार प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , पीयूष सिंह , विभागीय आयुक्त , अमरावती सन २०२२ या वर्षाकरिता संपूर्ण अमरावती जिल्ह्यासाठी खालील 
अनुसूचित नमूद प्रमाणे तीन स्थानिक सुट्या जाहीर करीत आहे. 


, 


अ . - एक -१ ( १७३७ ) . 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 


१ 


अनुसूची 
अ.क्र . कोणत्या कारणास्तव 

दिनांक दिवस स्थानिक सुट्याचे क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
होळी ( पहिला दिवस ) १७-०३-२०२२ गुरूवार संपूर्ण अमरावती जिल्हा 
२ पोळा ( दर्श अमावस्या ) २६-०८-२०२२ शुक्रवार संपूर्ण अमरावती जिल्हा 

लक्ष्मीपुजन ( दुसरा दिवस ) २५-१०-२०२२ मंगळवार संपूर्ण अमरावती जिल्हा 
हा आदेश अमरावती जिल्ह्यातील दिवाणी व फौजदारी न्यायालये आणि अधिकोष यांना लागू होणार नाही . 


1 


अमरावती : 
दिनांक २१ डिसेंबर २०२१ . 


पीयूष सिंह , 
विभागीय आयुक्त , अमरावती . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ७१ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


. 


शुद्धीपत्र 
क्रमांक उपजि - भूसं . - र.प्र . - अ.का. - कावि - २३-२०२२. 

भूसंपादन प्रकरण क्र . १ ९ - ४७-२००९ -१० , मौजा कळंब , ता . कळंब , जिल्हा यवतमाळ या प्रकरणातील कलम १ ९ ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन 
राजपत्र भाग - एक अमरावती विभागीय पुरवणी , दिनांक जानेवारी १ ९ -२५ , २०१७ रोजी पान क्र . १-३ , अ.क्र . ५५ वर प्रसिद्ध झाली आहे . त्यानुसार 
अंतीम निवाडा दिनांक ०६-०४-२०१७ रोजी जाहीर करण्यात आला आहे . परंतु गट बदल दुरूस्ती प्रलंबित असल्याने सदर गट नं . मधील संपादित 
जमिनीचा मोबदला वाटप स्थगित ठेवण्यात आला . उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , कळंब यांनी सदर प्रकरणातील गट बदल दुरूस्ती अहवाल त्यांचे पत्र 
जावक ( १ ) क्रमांक १८२०-२०२१ , दिनांक ०१-०६-२०२१ , ( २ ) क्रमांक ३७३ ९ -२०२१ , दिनांक २२-११-२०२१ नुसार सादर केला आहे . त्यानुसार 
संपादित शेत गट नं . / संपादित क्षेत्रात बदल होत असल्याने अंतीम निवाड्यानुसार पूर्वी संपादित होत असलेल्या शेत जमिनीकरिता / संपादित क्षेत्राकरिता 
पुढीलप्रमाणे दुरूस्ती वाचावी. 


या ऐवजी 


असे वाचावे 


निवाडा 


भूमापन किंवा 


निवाडा 


भूमापन किंवा 


क्षेत्र 


अ . क्र . 


गट क्र . 


हे . आर 


अ . क्र . 


गट क्र . 


हे . आर 


५ 


३२७ 


०० ९ 


५ 


३२६ 


० ० ९ 


६ 


३२८ 


० ९ ८ 


६ 


३२ ९ 


० ९ ८ 


२२ 


४३ ९ 


१०० 


२२ 


४४० 


१०० 


s 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ७२ . 

शुद्धीपत्र 
क्रमांक उपजि - भूसं . - र.प्र . अ.का. - कावि - २५-२०२२. 

भूसंपादन प्रकरण क्र . २०-४७-२००९ -१० , मौजा खुटाळा , ता . कळंब , जिल्हा यवतमाळ या प्रकरणातील कलम ६ ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन 
राजपत्र भाग - एक अमरावती विभागीय पुरवणी , दिनांक ० ९ मे २०१३ रोजी पान क्र . ७ ९१-७९ २ , अ.क्र . ८४१ वर प्रसिद्ध झाली आहे . त्यानुसार अंतीम 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 


3 


३ 


, 


1 


I 


निवाडा दिनांक १३-०६-२०१५ रोजी जाहीर करण्यात आला आहे . परंतु गट बदल दुरूस्ती प्रलंबित असल्याने सदर गट नं . मधील संपादित जमिनीचा 
मोबदला वाटप स्थगित ठेवण्यात आला . उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , कळंब यांनी सदर प्रकरणातील गट बदल दुरूस्ती अहवाल त्यांचे पत्र जावक 
क्रमांक २८२३-२०२१ , दिनांक ०१-०६-२०२१ नुसार सादर केला आहे . त्यानुसार संपादित शेत गट नं . / संपादित क्षेत्रात बदल होत असल्याने अंतीम 
निवाड्यानुसार पूर्वी संपादित होत असलेल्या शेत जमिनीकरिता / संपादित क्षेत्राकरिता पुढीलप्रमाणे दुरूस्ती वाचावी. 


या ऐवजी 


असे वाचावे 


निवाडा 


भूमापन किंवा 


निवाडा 


क्षेत्र 
हे . आर 


भूमापन किंवा 


क्षेत्र 


अ . क्र . 


गट क्र . 


अ.क्र . 


गट क्र . 


हे . आर 


१६ 


99 


० १५ 


१६ 


७६ 


० १५ 


यवतमाळ : 
दिनांक ५ जानेवारी २०२२ . 


अमोल येडगे ( भा.प्र.से. ) , 
जिल्हाधिकारी , यवतमाळ . 


, 


भाग १ ( अ . वि . पु ) , म . शा . रा . , अ , क्र .७३ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक कावि - भूसंपादन - अका - ११०१-२०२१ . - 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे . ) यांच्या कलम ११ च्या पोट - कलम 
( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्र . १३१३ , दिनांक २४ डिसेंबर २०२० अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि 
त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची - दोनमध्ये अधिक 
तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


66 


" 


, 


आणि ज्याअर्थी , बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे . 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे 
असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 


, 


, 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी “ पुनर्वसाहत 
क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , सिंदखेडराजा यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


, 


, 


, 


अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०६-२०१६-१७ , 
गाव राहेरी खुर्द , तालुका सिंदखेडराजा , जिल्हा बुलडाणा . 

भूमापन किंवा गट क्रमांक 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर 


अ.क्र . 


एकूण क्षेत्र 


१ 


१५६ 


० ९ 


एकूण 


०० ९ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव 


: खडकपूर्णा प्रकल्प , देऊळगावराजा . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: 


समाजाला मिळणारे लाभ 


खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या उजव्या मुख्य कालव्यासाठी मौजा राहेरी खुर्द , तालुका सिंदखेडराजा , जिल्हा बुलडाणा येथील 
( ०.० ९ हे . आर ) चा खाजगी जमिनीचा भूसंपादन प्रस्ताव . 
: या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योग - धंद्यांना पाणी पुरवठा होणार आहे . त्याचप्रमाणे ग्रामीण 
भागामध्ये रोजगार निर्मीती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी , शेतकरी , भूमिहीन शेतमजूर यांना रोजगारच्या 
संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जिवनमानात ( STANDARD OF LIVING ) सुधारणा होणार आहे . 


, 


अनुसूची - तीन 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


निरंक 


टीप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , सिंदखेडराजा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


- 


, 


भाग १ ( अ . वि . पु ) , म . शा . रा . , अ , क्र .७४ . 


, 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक कावि - भूसंपादन - अका - ११०३-२०२१ . – 


, 


ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे . ) यांच्या कलम ११ च्या पोट - कलम 
( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्र . १३११ , दिनांक २४ डिसेंबर २०२० अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि 
त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची - दोनमध्ये अधिक 
तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


, 


, 


आणि ज्याअर्थी , बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे . 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्चये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे 
असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी “ पुनर्वसाहत 
क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 


, 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , सिंदखेडराजा यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 


, 


- 


अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २४-२०१८-१९ , 
गाव सरंबा , तालुका 

जिल्हा 

बुलडाणा . 
अ.क्र . भूमापन किंवा गट क्रमांक 


देऊळगांव राजा , 


एकूण क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१ 


२३८ 


००१ 


एकूण 


००१ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव 


: खडकपूर्णा प्रकल्प , 

देऊळगावराजा . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या नारायणखेड उपसा सिंचन योजनेच्या कामासाठी मौजे सरंबा , तालुका देऊळगांव राजा , जिल्हा 
बुलडाणा येथील ( ०.०१ हे . आर ) चा खाजगी जमिनीचा भूसंपादन प्रस्ताव . 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योग - धंद्यांना पाणी पुरवठा होणार आहे . त्याचप्रमाणे ग्रामीण 

भागामध्ये रोजगार निर्मीती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी , शेतकरी , भूमिहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या 
संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जिवनमानात ( STANDARD OF LIVING ) सुधारणा होणार आहे . 


, 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


निरंक - 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


निरंक 


टीप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , सिंदखेडराजा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


अ . - एक -२ ( १७३७ ) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ७५ . 

भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारर्दशकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
क्रमांक कावि - भूसंपादन - अ.का . ११०५-२०२१. 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्हयांच्या जिल्हाधिका - याने , भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे . ) यांच्या 
कलम ११ च पोटकलम ( १ ) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन , अधिसूचना , क्रमांक १३१० , दिनांक २४-१२-२०२० अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसूचीत केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची , अनुसूची - दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 


, 


, 


आणि ज्याअर्थी , बुलडाणा ( जिल्हयांच्या ) जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यांनतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याव्दारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


66 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र " 

म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याव्दारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चार मध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे 


i 


, 


आणि 

म्हणून त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , सिंदखेडराजा यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१-२०१९ -२०२० , गाव देऊळगाव मही , तालुका देऊळगावराजा , जिल्हा बुलडाणा . 

, 
भूमापन किंवा गट क्रमांक 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


अ.क्र . 


एकूण क्षेत्र 


हे . आर 


१ 


११०/२ 


० ०५ 


२ 


११०/२ 


० ०६ 


3 


११०/२ 


००८ 


एकूण 


० १ ९ 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

खडकपुर्णा प्रकल्प , देऊळगावराजा . 
खडकपुर्णा प्रकल्प डाव्या मुख्य कालव्याच्या कामासाठी मौजे देऊळगांव मही , ता . देऊळगांव 
राजा , जि . बुलडाणा येथील ( ०.१ ९ हे . आर ) खाजगी जमिनीचा भूसंपादन प्रस्ताव . 
या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे . 
त्याच बरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी , 
शेतकरी , भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात 
( STANDARD OF LIVING ) सुधारणा होणार आहे . 


, 


समाजाला मिळणारे लाभ 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 


७ 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


—निरंक 


- 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

—निरंक 
टीप : —उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , सिंदखेडराजा कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


, 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ७६ . 

भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारर्दशकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक कावि - भूसंपादन - अ.का. - ११८०-२०२१. 


- 


1 


f 


ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्हयांच्या जिल्हाधिका - याने , भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम ” असा केला आहे . ) यांच्या 
कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन , अधिसूचना , क्रमांक ३ ९ ६ , दिनांक २ ९ - ४-२०२१ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसूचीत केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची , अनुसूची - दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , बुलडाणा ( जिल्हयांच्या ) जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यांनतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याव्दारे घोषित करण्यात येत आहे 


5 


, 


66 


- 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र " 

म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याव्दारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चार मध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे ; 

आणि म्हणून त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , सिंदखेडराजा यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २६-२०१२-२०१३ , गाव आडगावराजा , तालुका सिंदखेडराजा , जिल्हा बुलडाणा . 

भूमापन किंवा गट क्रमांक 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


अ.क्र . 


एकूण क्षेत्र 


हे . आर 


१ 


८८ 


० ३० 


२ 


८८ 


०३० 


३ 


८८ 


०३५ 


४ 


८७ 


०६० 


५ 


८७ 


० ५० 


एकूण 


२०५ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


आडगावराजा पाझर तलाव क्र . ०८ 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


. 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: 


5 


, 


आडगावराजा पाझर तलाव क्रमांक ०८ तलावाच्या कामासाठी मौजे आडगावराजा , ता . सिंदखेडराजा , 
जि . बुलडाणा येथील ( २.०५ हे . आर ) खाजगी जमिनीचा भूसंपादन प्रस्ताव . 
या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे . 
त्याच बरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी , 
शेतकरी , भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात 
( STANDARD OF LIVING ) सुधारणा होणार आहे . 

अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


—निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


—निरंक 


टीप : -उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , सिंदखेडराजा यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


' 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ७७ . 

भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारर्दशकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


, 


क्रमांक कावि - भूसंपादन - अ.का . १० ९९ -२०२१ .. 


1 


, 


ज्याअर्थी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
यांच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना महसूल व 
वन विभाग , क्र . संकीर्ण ११-२०१४ - प्र . क्र .७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ , महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , असाधारण 
क्रमांक १६० महसूल व वन विभाग अधिसूचना दिनांक ११-०९ -२०१५ क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४ - प्र.क्र . ७७ - भाग - २ - अ -२ , दिनांक १८-०२-२०१६ 
( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे . ) याद्वारे , असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या 
खंड ( झेड - अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या 

क्षेत्राकरिता 
जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे . ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे . ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . ज्याच्या 
स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोन मध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


" 


. 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत 


; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 


९ 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परीणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चार मध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे ; 

त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 


- 


, 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - याकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 


f 


66 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) नुसार जिल्हाधिकारी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे . ) यांच्या 
नियम १० च्या उपनियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , सिंदखेडराजा यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


, 


अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २५-२०१८-२०१९ , गाव धोत्रा नंदई , तालुका देऊळगावराजा , जिल्हा बुलडाणा . 

, 
भूमापन किंवा गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


अ.क्र . 


हे . आर 


१ 


३७२ 


००८ 


एकूण 


००८ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: 


खडकपुर्णा प्रकल्प , 

देऊळगावराजा . 
खडकपुर्णा प्रकल्पाच्या नारायणखेड उपसा सिंचन योजनेच्या कामासाठी मौजे धोत्रा नंदई , 
ता . देऊळगावराजा , जि . बुलडाणा येथील ( ०.०८ हे . आर ) चा खाजगी जमिनीचा भूसंपादन प्रस्ताव . 
या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे . 
त्याच बरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी , 
शेतकरी , भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात 
( STANDARD OF LIVING ) सुधारणा होणार आहे . 


समाजाला मिळणारे लाभ 


अ - एक -३ ( १७३७ ) . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


सदरचा कालवा हा सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी आवश्यक असून दुष्काळ प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे . सदर क्षेत्र 
प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रसाठी संपादित होत असून त्यास शेतक - यांची संमती आहे . या मध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधीत होत नसल्यामुळे 

अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापीत होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 


अनुसूची - चार 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 


नवीन भूसंपादन कायदा , २०१३ कलम ( ६ ) अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट आहे . 


अनुसूची - पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे पदनाम : - या कालव्यामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उदयोग 

: 

धंदयाना पाणी पुरवठा होणार आहे त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये 
रोजगार निर्मीती होणार असल्यामुळे भूसपादनास शेतक - यांची संमती 
तसेच सदरचा प्रकल्प हा अनुशेषग्रस्त जिल्हयातील असून अतिशय 
कमी असून क्षेत्रावर आहे . सदर क्षेत्रामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा 


गावठाण बाधीत होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता 
नाही . सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्नच उद्भवत नाही . 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


: - -निरंक 


: - -निरंक 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात 

आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 


, 


, 


टीप : -उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , सिंदखेडराजा , ता . सिंदखेडराजा , जि . 

बुलडाणा या 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


बुलडाणा : 


एस . राममुर्ती ( भा.प्र.से. ) , 


दिनांक ३१ डिसेंबर २०२१ . 


जिल्हाधिकारी , 


बुलडाणा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 


११ 


. 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ७८ . 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक - प्र . - ब - १-३०६-२०२१. 

श्री . एच . के . भालेराव , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
अकोला , यांच्या खाती दि . २६ सप्टेंबर २०२१ रोजी एकूण ११० दिवसांची 
अर्धवेतनी रजा शिल्लक आहे . यांना दिनांक २७ सप्टेंबर २०२१ ते २ ९ 
सप्टेंबर २०२१ अशी एकूण तीन ( ०३ ) दिवसांची परिवर्तीत रजा कार्योत्तर 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


आदेश देतो की , दि . ०३ नोव्हेंबर २०२१ ते दि . ०७ नोव्हेंबर २०२१ 
रोजीपर्यंतचा सदर न्यायालयाचा कार्यभार हा जिल्हा न्यायालय आदेश 
क्र . ३२७/२०२१ , दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२१ नुसार राहील . तसेच 
दि . ०८ नोव्हेंबर २०२१ पासून ते दि . ११ नोव्हेंबर २०२१ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतचा कार्यभार हा श्री . एच . के . भालेराव , जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अति . सत्र न्यायाधीश , अकोला हे पाहतील . 


f 


अकोला : 
दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२१ . 


य . गो . खोब्रागडे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

अकोला . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८० . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एच . के . भालेराव , हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 


आदेश 


क्रमांक - प्र . - ब - १-३२८-२०२१. 


. 


, 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३५ व ३६ आणि 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १० ( ३ ) अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , या पूर्वी दिलेल्या आदेशान्वये 
श्री . डी . बी . पतंगे , जिल्हा न्यायाधीश -३ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
अकोला यांनी वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी 
व फौजदारी काम पाहिले . 


श्री . जी . बी . जानकर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , वाशिम यांच्या खाती दि . २७ सप्टेंबर 
२०२१ रोजी एकूण १३ ९ दिवसांची अर्जीत रजा शिल्लक आहे . त्यांना 
दिनांक २ ९ सप्टेंबर २०२१ ते ०१ ऑक्टोबर २०२१ अशी एकूण 

तीन 
( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २ ९ सप्टेंबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक ०४ ऑक्टोबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर केली आहे . 


दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२१ . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


1 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . जी . बी . जानकर , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , वाशिम वर 
नमूद 

केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 


, 


1 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ७ ९ . 

आदेश 
क्रमांक - प्र . - ब - १-३३०-२०२१. 

श्रीमती शयना पाटील , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
अकोला , यांच्या खाती दि . २५-१०-२०२१ रोजी एकूण २ ९ १ दिवसांची 
अर्जित रजा शिल्लक आहे . यांना दिनांक ०८ नोव्हेंबर २०२१ ते 
दि . १० नोव्हेंबर २०२१ अशी एकूण तीन ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा व 
रजेचा मागे दि . ०३ नोव्हेंबर २०२१ ते ०७ नोव्हेंबर २०२१ दिवाळी 
अतिरिक्त सुटी व रविवारची सुटी जोडून दि . ०३ नोव्हेंबर २०२१ पासून 
ते दि . ११ नोव्हेंबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


, 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून असा आदेश देण्यात येते की , श्रीमती बी . ए . 
तळेकर , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , वाशीम यांनी उपरोक्त कालावधीत वरील न्यायालयाचे काम 
पाहावे . 


, 


दिनांक २७ सप्टेंबर २०२१ . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहिल . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८१ . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती शयना पाटील , ह्या जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहील्या असत्या . 


आदेश 


, 


क्रमांक - प्र . - ब - २-३२९ - २०२१. 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३५ व ३६ आणि 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १० ( ३ ) अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , खालील स्वाक्षरी करणार असा 


श्री . एम . एच . हक , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , कारंजा यांच्या खाती दिनांक २ ९ सप्टेंबर २०२१ रोजी 
एकूण ९९ दिवसांची अर्जीत रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक ०४ 


. 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 


। 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८३ . 

आदेश 


ऑक्टोबर २०२१ व दिनांक ०५ ऑक्टोबर २०२१ अशी एकूण दोन 
( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ०१ ऑक्टोबर २०२१ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक ०७ ऑक्टोबर २०२१ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर केली आहे . 


क्रमांक - प्र . - ब - २-३३९ - २०२१. 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एम . एच . हक , दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , कारंजा वर नमूद केल्याप्रमाणे 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून असा आदेश देण्यात येते की , श्री . के . के . 
चौधरी , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , कारंजा यांनी उपरोक्त कालावधीत वरील न्यायालयाचे काम 
पाहावे . 


श्री . व्ही . एस . खोत , दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) , मंगरूळपीर 
यांच्या खाती दि . ०७ ऑक्टोबर २०२१ रोजी एकूण १३३ दिवसांची 
अर्जीत रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक ०८ ऑक्टोबर २०२१ व 
दि . ० ९ ऑक्टोबर २०२१ अशी एकूण दोन ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा 

० 
दिनांक ०७ ऑक्टोबर २०२१ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
११ ऑक्टोबर २०२१ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर केली आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती 
राहील . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . एस . खोत , दिवाणी न्यायाधीश 
( व . स्तर ) , मंगरूळपीर वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते 
त्याच पदावर राहीले असते . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी दिलेल्या आदेशानुसार , श्री . एन . जी . 

. 
मेश्राम , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) , मंगरूळपीर यांनी वरील 
रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे काम पाहिले . 


1 


, 


दिनांक ३० सप्टेंबर २०२१ . 


, 


1 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८२ . 

आदेश 
क्रमांक - प्र . - ब - २-३३१-२०२१. 

श्री . एस . पी . शिंदे , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , वाशिम 
यांच्या खाती दि . २६ सप्टेंबर २०२१ रोजी एकूण २ ९ ७ दिवसांची अर्जीत 
रजा शिल्लक आहे . दिनांक २७ सप्टेंबर २०२१ रोजीची एक दिवसाची 
व दि . २८ सप्टेंबर २०२१ रोजीची पहिल्या भागाची अर्ध्या दिवसाची 
किरकोळ रजा रद्द करून त्यांना दिनांक २७ सप्टेंबर २०२१ व दिनांक 
२८ सप्टेंबर २०२१ रोजीची एकूण दोन ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८४ . 

आदेश 


क्रमांक - प्र . - ब - २-३४०-२०२१. 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 


श्री . आर . एस . मानकर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , मंगरूळपीर यांच्या खाती दि . ०४ 
ऑक्टोबर २०२१ रोजी एकूण ४८ दिवसांची अर्जीत रजा शिल्लक आहे . 
त्यांना दिनांक ०४ ऑक्टोबर २०२१ रोजीची एक ( ०१ ) दिवसांची अर्जित 
रजा त्यांचे खाती किरकोळ रजा शिल्लक नसल्याचे कारणास्तव 
दिनांक २ ऑक्टोबर २०२१ रोजीचे ‘ आझादी का अमृत महोत्सव ' या 
कार्यक्रमा नंतरपासून ते दिनांक ०५ ऑक्टोबर २०२१ चे कार्यालयीन 

चे 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर केली आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 
रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . एस . मानकर , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , मंगरूळपीर 
वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले 
असते . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . पी . शिंदे , सचिव , जिल्हा विधी 
सेवा प्राधिकरण , वाशिम वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते 
त्याच पदावर राहीले असते . 


1 


1 


. 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी दिलेल्या आदेशानुसार , श्री . पी . पी . देशपांडे , 
दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) , वाशीम यांनी वरील रजेच्या काळात वरील 
न्यायालयाचे काम पाहिले . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 


दिनांक १ ऑक्टोबर २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 


१३ 


अधिकाराचा वापर करून दिलेल्या आदेशान्वये , श्री . एन . के . मेश्राम , 
सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
मंगरूळपीर यांनी वरील न्यायालयाचे काम पाहिले . 


1 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून दिलेल्या आदेशान्वये उपरोक्त कालावधीत 
श्रीमती डॉ . रचना आर . तेहरा , जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अति . सत्र 
न्यायाधीश , वाशिम ह्या वरील न्यायालयाचे काम पाहतील . 


. 


दिनांक ९ ऑक्टोबर २०२१ . 


दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२१ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८५ . 

आदेश 
क्रमांक - प्र . - ब - २-३४१-२०२१. 

श्री . के . के . चौधरी , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , कारंजा यांच्या खाती दि . ० ९ ऑक्टोबर 

० 
२०२१ रोजी एकूण ७१ दिवसांची अर्जीत रजा शिल्लक आहे . त्यांना 
दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२१ रोजीची एक ( ०१ ) दिवसांची अर्जित रजा 
त्यांचे खाती किरकोळ रजा शिल्लक नसल्याचे कारणास्तव 
दिनांक ० ९ ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२१ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर केली आहे . 


, 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८७ . 

क्र 

आदेश 
क्रमांक - प्र . - ब - २-३४७-२०२१. 

श्री . एस . के . खान , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , वाशिम यांच्या खाती दिनांक 
०७ ऑक्टोबर २०२१ रोजी एकूण १८ ९ दिवसांची अर्जीत रजा शिल्लक 
आहे . त्यांना दिनांक ०८ ऑक्टोबर २०२१ व दिनांक ० ९ ऑक्टोबर 
२०२१ अशी एकूण दोन ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


f 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 


, 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . के . के . चौधरी , सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , कारंजा वर नमूद केल्याप्रमाणे 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . के . खान , ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , वाशिम वर 
नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 


1 


1 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून दिलेल्या आदेशान्वये , श्री . एम . एच . हक , 
दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , कारंजा 
यांनी वरील न्यायालयाचे काम पाहिले . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून दिलेल्या आदेशान्वये , उपरोक्त कालावधीत 
श्री . पी . एच . नेरकर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , वाशिम यांनी वरील न्यायालयाचे काम 
पाहिले 


f 


, 


वाशिम : 
दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२१ . 


श्रीमती शैलजा श . सावंत , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


, 


वाशिम . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८६ . 

आदेश 
क्रमांक - प्र . - ब - १-३४५-२०२१. 

श्री . एस . एम . मेनजोगे , जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अति . सत्र न्यायाधीश , 
वाशिम यांच्या खाती दि . ११ ऑक्टोबर २०२१ रोजी एकूण २८३ दिवसांची 
अर्जीत रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२१ ते 
दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२१ अशी एकूण चार ( ०४ ) दिवसांची अर्जित 
रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८८ . 

आदेश 


क्रमांक - १३५-२०२१. 


, 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . एम . मेनजोगे , जिल्हा न्यायाधीश 
१ तथा अति . सत्र न्यायाधीश , वाशिम वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 
अ . - एक -४ ( १७३७ ) . 


श्री . डी . एन . जनकवार , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
खामगाव यांना दिनांक २० सप्टेंबर २०२१ ते दिनांक २२ सप्टेंबर २०२१ 
पावेतोची अशी एकूण ०३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक १८ 
सप्टेंबर २०२१ चे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २३ सप्टेंबर 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 


। 


२०२१ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , बुलडाणा हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
बुलडाणा येथे स्थानापन्न म्हणून राहीले असते . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्री . ए . ओ . जैन , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , खामगाव 
यांनी स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे . 


, 


, 


श्री . डी . एन . जनकवार , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
खामगाव हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त 
राहतील . 


श्री . ए . बी . इंगोले , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
बुलडाणा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम 
७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या 
रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण ७० दिवस अर्जित 
रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०४ ( चार ) दिवसांची 
अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 


, 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . एन . जनकवार , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर खामगाव हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , खामगाव 
येथे स्थानापन्न म्हणून राहीले असते . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ० . 

आदेश 


क्रमांक - १३७-२०२१ . - 


, 


श्री . 


श्री . डी . एन . जनकवार , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
खामगाव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम 
७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या 
रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण ८० दिवस अर्जित 
रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०३ ( तीन ) दिवसांची 

. 
अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 


डब्ल्यू . 

डी . जाधव , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
बुलडाणा यांना दिनांक २० सप्टेंबर २०२१ ते दिनांक २२ सप्टेंबर २०२१ 
पावेतोची अशी एकूण ०३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १८ 
सप्टेंबर २०२१ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २३ सप्टेंबर 
२०२१ चे कार्यालयीन वेळेपूवीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधित अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८ ९ . 

आदेश 


पदभार श्री . एन . बी . चव्हाण , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , बुलडाणा यांनी स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे . 


क्रमांक - १३६-२०२१. 


श्री . डब्ल्यू . डी . जाधव , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
बुलडाणा हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त 
राहतील 


. 


श्री . ए . बी . इंगोले , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
बुलडाणा यांना दिनांक २१ सप्टेंबर २०२१ ते दिनांक २४ सप्टेंबर २०२१ 
पावेतोची अशी एकूण ०४ ( चार ) दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक २० 
सप्टेंबर २०२१ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २७ सप्टेंबर 
२०२१ चे कार्यालयीन वेळेपूवीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील ३ ९ ( २ ) अन्वये 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डब्ल्यू . डी . जाधव , ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , बुलडाणा हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
बुलडाणा येथे स्थानापन्न म्हणून राहीले असते . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधित अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्री . एन . बी . चव्हाण , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , बुलडाणा यांनी स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे . 


, 


1 


श्री . ए . बी . इंगोले , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
बुलडाणा हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त 
राहतील . 


श्री . डब्ल्यू . डी . जाधव , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
बुलडाणा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम 
७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या 
रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण ५७ दिवस अर्जित 
रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०३ ( तीन ) दिवसांची 
अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील ३ ९ ( २ ) अन्वये 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए . बी . इंगोले , ३ रे सह दिवाणी 


1 


दिनांक २७ सप्टेंबर २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 


१५ 


. 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ १ . 

आदेश 


क्रमांक -१३ ९ - २०२१. 


, 


f 


, 


श्रीमती एस . आर . गायकवाड , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
बुलडाणा यांना दिनांक २० सप्टेंबर २०२१ ते दिनांक २२ सप्टेंबर २०२१ 
पावेतो ०३ ( तीन ) दिवसांची वैद्यकीय कारणास्तव परिवर्तीत रजा कार्योत्तर 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील ३ ९ ( २ ) अन्वये 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . एम . पाडोळीकर , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , बुलडाणा ह्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
बुलडाणा येथे स्थानापन्न राहील्या असत्या . 

श्रीमती एस . एम . पाडोळीकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
बुलडाणा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम 
७० ( ३ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या 
अर्धवेतनी रजेच्या खाती रजा प्रारंभीचे दिनांकास एकूण १ ९ ७ दिवसांची 
अर्धवेतनी रजा शिल्लक होती . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेल्या ०५ 
( पाच ) दिवसांच्या परिवर्तीत रजेच्या दुप्पट म्हणजे एकूण १० ( दहा ) 

) 
दिवसांची अर्धवेतनी रजा खर्ची टाकण्यात टाकण्यात यावी व रजेची नोंद 
त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
दिनांक २ ९ सप्टेंबर २०२१ . 


5 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
दिनांक २० सप्टेंबर २०२१ ते दिनांक २२ सप्टेंबर २०२१ पर्यंत श्री . एच . 
एम . भुरे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , बुलडाणा यांनी स्वतःचे काम सांभाळून 
पाहिला . 


, 


श्रीमती एस . आर . गायकवाड , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
बुलडाणा ह्या रजेवरून परत आल्यानंतर त्या त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी 
नियुक्त राहतील . 


, 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ३ . 


आदेश 


1 


क्रमांक - १४३-२०२१. 


, 


, 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील ३ ९ ( २ ) अन्वये 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . आर . गायकवाड , दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , बुलडाणा ह्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , बुलडाणा 
येथे स्थानापन्न म्हणून राहील्या असत्या . 

श्रीमती एस . आर . गायकवाड , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
बुलडाणा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम 
७० ( ३ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या 
अर्धवेतनी रजेच्या खाती रजा प्रारंभीचे दिनांकास एकूण ८४ दिवसांची 
अर्धवेतनी रजा शिल्लक होती . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेल्या ०३ 
( तीन ) दिवसांच्या परिवर्तीत रजेच्या दुप्पट म्हणजे एकूण ०६ ( सहा ) 
दिवसांची अर्धवेतनी रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


5 


. 


श्रीमती एल . एच . जाधव , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , चिखली 
यांना दिनांक २ ९ सप्टेंबर २०२१ ते ३० सप्टेंबर २०२१ पावेतोची अशी 
एकूण ०२ ( दोन ) दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याचे परवानगी 
सह मंजूर करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्री . एस . डब्ल्यु . ठोंबरे , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , चिखली 
यांनी स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती एल . एच . जाधव , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , चिखली 
ह्या रजेवरून परत आल्यानंतर त्या त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त 
राहतील . 


1 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ २ . 

आदेश 


क्रमांक - १४०-२०२१. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की श्रीमती एल . एच . जाधव , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , चिखली ह्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर 
गेल्या नसत्या तर त्या सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , चिखली येथे 
स्थानापन्न म्हणून राहिले असत्या 


f 


श्रीमती एस . एम . पाडोळीकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
बुलडाणा यांना दिनांक २० सप्टेंबर २०२१ ते दिनांक २४ सप्टेंबर २०२१ 
पावेतो ०५ ( पाच ) दिवसांची वैद्यकीय कारणास्तव परिवर्तीत रजा कार्योत्तर 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
दिनांक २० सप्टेंबर २०२१ ते दिनांक २४ सप्टेंबर २०२१ श्री . एच . एम . 
भुरे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , बुलडाणा यांनी स्वतःचे काम सांभाळून 
पाहिला . 

श्रीमती एस . एम . पाडोळीकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
बुलडाणा ह्या रजेवरून परत आल्यानंतर त्या त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी 


श्रीमती एल . एच . जाधव , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , चिखली 
यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ७० ( १ ) 
प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा 
प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण १३२ दिवस अर्जित रजा 
शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०२ ( दोन ) दिवसांची 
अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 


। 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ४ . 


s 


श्री . आर . एन . मेहरे , जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अति . सत्र न्यायाधीश , 
बुलडाणा , हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त 
राहतील . 


आदेश 


क्रमांक - १४४-२०२१. 


1 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की श्री . आर . एन . मेहरे , जिल्हा 
न्यायाधीश -१ तथा अति . सत्र न्यायाधीश , बुलडाणा हे उपरोक्त रजेच्या 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अति . सत्र 
न्यायाधीश , बुलडाणा येथे स्थानापन्न म्हणून राहिले असते . 

श्री . आर . एन . मेहरे , जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अति . सत्र न्यायाधीश , 
बुलडाणा , यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील 
नियम ७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच 
त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण ३०० दिवस 
अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०२ 
( दोन ) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


1 


, 


. 


दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२१ . 


, 


श्रीमती एस . एम . पाडोळीकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , 
बुलडाणा यांना दिनांक २८ सप्टेंबर २०२१ ते ०१ ऑक्टोबर २०२१ 
पावेतो ०४ ( चार ) दिवसांची वैद्यकीय रजा ( परिवर्तीत रजा ) कार्योत्तर 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
कार्यभार दिनांक २८ सप्टेंबर २०२१ ते ०१ ऑक्टोबर २०२१ पावेतो 
श्री . ए . यू . सुपेकर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , बुलडाणा 
यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पाहीला . 

श्रीमती एस . एम . पाडोळीकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , 
बुलडाणा ह्या रजेवरून परत आल्यानंतर त्या त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी 
नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की श्रीमती एस . एम . पाडोळीकर , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , बुलडाणा उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , बुलडाणा 
येथे स्थानापन्न म्हणून राहिल्या असत्या . 

श्रीमती एस . एम . पाडोळीकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , 
बुलडाणा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम 
७० ( ३ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या 
अर्धवेतनी रजेच्या खाती रजा प्रारंभीचे दिनांकास १८७ एकूण दिवसांची 
अर्धवेतनी रजा शिल्लक होती . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेल्या ०४ 
( चार ) दिवसांच्या परिवर्तीत रजेच्या दुप्पट म्हणजे एकूण ०८ ( आठ ) 
दिवसांची अर्धवेतनी रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२१ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ६ . 


आदेश 


, 


क्रमांक - १४७-२०२१. 


1 


1 


, 


I 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ५ . 


आदेश 


श्रीमती एल . एच . जाधव , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , चिखली 
यांना दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२१ ते १३ ऑक्टोबर २०२१ पावेतोची 
अशी एकूण ०२ ( दोन ) दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगी सह मंजूर करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्री . एस . डब्ल्यु . ठोंबरे , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , चिखली 
यांनी स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती एल . एच . जाधव , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , चिखली 
ह्या रजेवरून परत आल्यानंतर त्या त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की श्रीमती एल . एच . जाधव , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , चिखली ह्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर 
गेल्या नसत्या तर त्या सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , चिखली येथे 
स्थानापन्न म्हणून राहिल्या असत्या . 

श्रीमती एल . एच . जाधव , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , चिखली 
यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ७० ( १ ) 
प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा 
प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण १३० दिवस अर्जित रजा 
शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०२ ( दोन ) दिवसांची 
अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 


क्रमांक - १४५-२०२१ . - 


1 


, 


1 


1 


, 


श्री . आर . एन . मेहरे , जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अति . सत्र न्यायाधीश , 
बुलडाणा , त्यांना दिनांक ०४ ऑक्टोबर २०२१ ते ०५ ऑक्टोबर २०२१ 
पावेतोची अशी एकूण ०२ ( दोन ) दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक 
०१ ऑक्टोबर २०२१ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
०७ ऑक्टोबर २०२१ चे कार्यालय वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्री . आर . बी . रेहपाडे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अति . 
सत्र न्यायाधीश , बुलडाणा यांनी स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत 
आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 


१७ 


1 


1 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ७ . 

आदेश 


, 


क्रमांक - १४८-२०२१. 


. 


1 


न्यायाधीश , क . स्तर , बुलडाणा हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर ते ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , बुलडाणा 

3 
म्हणून स्थानापन्न राहीले असते . 

श्री . ए . बी . इंगोले , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , बुलडाणा 
यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ७० ( ३ ) 
प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या अर्धवेतनी 
रजेच्या खाती रजा प्रारंभीचे दिनांकास एकूण ५० दिवसांची अर्धवेतनी 
रजा शिल्लक होती त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेल्या ०४ ( चार ) 

( 
दिवसांच्या परिवर्तीत रजेच्या दुप्पट म्हणजे एकूण ०८ ( आठ ) दिवसांची 
अर्धवेतनी रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 


, 


1 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९९ . 

आदेश 


श्री . डि . एन . जनकवार , सह दिवाणी न्यायाधीश , व , स्तर , खामगाव 
यांना दिनांक ०७ ऑक्टोबर २०२१ ते ० ९ ऑक्टोबर २०२१ पावेतोची 
अशी एकूण ०३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक ०५ ऑक्टोबर 
२०२१ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२१ चे 
कार्यालय वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात 
येत आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्री . ए . ओ . जैन , दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , खामगाव यांनी 
स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . डि . एन . जनकवार , सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , खामगाव , 
हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की श्री . डि . एन . जनकवार , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , व . स्तर , खामगाव हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर ते सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , खामगाव येथे 
स्थानापन्न म्हणून राहिले असते . 

श्री . डि . एन . जनकवार , सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , खामगाव 
यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ७० ( १ ) 
प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा 
प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण ७७ दिवस अर्जित रजा 
शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०३ ( तीन ) दिवसांची 
अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 


1 


क्रमांक - १५२-२०२१. 


1 


5 


, 


, 


, 


, 


f 


. 


1 


दिनांक १८ ऑक्टोबर २०२१ . 


श्री . जे . आर . घाडगे , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , शेगांव यांना दिनांक ०४ ऑक्टोबर २०२१ ते 
दिनांक ०५ ऑक्टोबर २०२१ पावेतो ०२ दिवस वैद्यकीय कारणास्तव 
परिवर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्रीमती आर . व्ही . कांबळे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
शेगांव यांनी स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . जे . आर . घाडगे , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , शेगांव हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या 
पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . जे . आर . घाडगे , हे उपरोक्त 
रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर , तथा न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , शेगांव म्हणून स्थानापन्न 

प्र 
राहीले असते . 

श्री . जे . आर . घाडगे , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , शेगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) 
नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ७० ( ३ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या अर्धवेतनी रजेच्या खाती रजा प्रारंभीचे दिनांकास 
एकूण १४५ दिवसांची अर्धवेतनी रजा शिल्लक होती . त्यामधून उपरोक्त 
मंजूर केलेल्या ०२ ( दोन ) दिवसांच्या परिवर्तीत रजेच्या दुप्पट म्हणजे 
एकूण ०४ ( चार ) दिवसांची अर्धवेतनी रजा खर्ची टाकण्यात यावी व 
रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


. 


, 


, 


1 


, 


f 


1 


1 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ९ ८ . 

आदेश 
क्रमांक - १५१-२०२१. 

श्री . ए . बी . इंगोले , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , बुलडाणा 
यांना दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२१ ते दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२१ 
पावेतो ०४ ( चार ) दिवसांची वैद्यकीय कारणास्तव परिवर्तीत रजा कार्योत्तर 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२१ ते १४ ऑक्टोबर २०२१ पावेतो श्री . डब्ल्यु , 
डी . जाधव , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , बुलडाणा यांनी 
स्वतःचे काम सांभाळून पाहीला . 

श्री . ए . बी . इंगोले , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , बुलडाणा 
हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की श्री . ए . बी . इंगोले , ३ रे सह दिवाणी 
अ . - एक -५ ( १७३७ ) . 


5 


बुलडाणा : 


( अवाच्य ) , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

बुलडाणा . 


दिनांक २२ ऑक्टोबर २०२१ . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 


। 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०० . 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 

आदेश 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती 
राहील . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एन . एस . पुरी , हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले 
असते . 


क्रमांक - प्र . - ब - २-३५९ - २०२१. 


1 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी खालील सही करणार 
असा आदेश देते की , श्री . ए . बी . शेख , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . 
स्तर , व अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला हे वरील रजेच्या काळात 
संबंधिताकडील अन्य कार्यभार असल्यास अशा कार्यभारासह वरील 
न्यायालयाचे तातडीचे काम पाहतील . 


श्री . एस . के . खान , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , वाशिम यांच्या खाती दिनांक 
२२ ऑक्टोबर २०२१ रोजी एकूण १८७ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक 
आहे त्यांना दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२१ ते दिनांक ३० ऑक्टोबर 
२०२१ अशी एकूण सहा ( ०६ ) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक 
२३ ऑक्टोबर २०२१ रोजी पासून ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२१ रोजी 
पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 

रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती 
राहील . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . के . खान , ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , वाशिम वर 
नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर त्या त्याच पदावर राहीले 


दिनांक २८ सप्टेंबर २०२१ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०२ . 

आदेश 


1 


क्रमांक - प्र . - ब - २-३०५-२०२१ . - 


असते . 


1 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी असा आदेश देतो की , उपरोक्त कालावधीत 
श्री . पी . एच . नेरकर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , वाशिम यांनी वरील न्यायालयाचे काम 
पाहावे . 


श्रीमती आर . बी . ठाकूर , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा 
अति . मुख्य 

न्यायदंडाधिकारी , अकोला यांच्या खाती दि . ३० सप्टेंबर 
२०२१ रोजी एकूण १८१ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . यांना 
दि . ०४ ऑक्टोबर २०२१ ते ० ९ ऑक्टोबर २०२१ अशी एकूण ( ०६ ) 
सहा दिवसांची अर्जित रजा व रजेच्या मागे दि . ०२ ऑक्टोबर २०२१ 
व ०३ ऑक्टोबर २०२१ महात्मा गांधी जयंती व रविवार तसेच रजेच्या 
नंतर दि . १० ऑक्टोबर २०२१ रविवारची सुटी जोडून दि .०१ ऑक्टोबर 
२०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दि . ११ ऑक्टोबर २०२१ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


एस . एम . मेनजोगे , 
वाशिम : 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२१ . 


वाशिम . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०१ . 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , यांजकडून 

आदेश 


, 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती आर . बी . ठाकुर , ह्या जर वर 
नमूद 

केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर कायम 
राहिल्या असत्या . 


, 


क्रमांक - प्र . - ब - २-३०३-२०२१. 


अति . 


२०२१ रोजी 


1 


श्री . एन . एस . पुरी , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा 
मुख्य 

न्यायदंडाधिकारी , अकोला यांच्या खाती दिनांक २८ सप्टेंबर 

एकूण १६७ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना 
दिनांक २ ९ सप्टेंबर २०२१ ते दिनांक ०१ ऑक्टोबर २०२१ अशी एकूण 
तिन ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा व रजेच्या नंतर दिनांक ०२ ऑक्टोबर 
२०२१ व ०३ ऑक्टोबर २०२१ महात्मा गांधी जयंती व रविवारची सुटी 
जोडून दिनांक २८ सप्टेंबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
दि . ०४ ऑक्टोबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी खालील सही करणार 
असा आदेश देते की , श्री . ए . बी . शेख , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . 

५ 
स्तर ) तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला हे दिनांक ०१ ऑक्टोबर 
२०२१ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ०२ ऑक्टोबर २०२१ 

ते 
पर्यंत तसेच कु . एस . के . चौधरी , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश 
( व . स्तर ) तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला ह्या दिनांक 
०३ ऑक्टोबर २०२१ पासून ते दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२१ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत वरील न्यायालयाचे तातडीचे काम पाहतील . 


दिनांक १ ऑक्टोबर २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 


१ ९ 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०३ . 


1 


आदेश 


सबब , उपरोक्त नमूद जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक प्र - ब - २ 
३१२-२०२१ , दिनांक ०८ ऑक्टोबर २०२१ नुसार दि . ११ ऑक्टोबर 
२०२१ ते १४ ऑक्टोबर २०२१ अशी ०४ दिवसांची मंजूर झालेली अर्जित 
रजा याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे . 


क्रमांक प्र . - ब - २-३०८-२०२१ . - 


1 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे मुळसेवापुस्तकामध्ये घेण्यात यावी . 


1 


1 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०५ . 


श्रीमती जे . व्ही . मस्के , ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , अकोला त्यांच्या खाती दि . ०४ ऑक्टोबर 
२०२१ रोजी एकूण ६५ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . यांना 
दि . ०७ ऑक्टोबर २०२१ ते दि . ० ९ ऑक्टोबर २०२१ अशी एकूण तीन 
( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा दि . ०६ ऑक्टोबर २०२१ रोजीची सर्वपित्री 
अमावस्याची सुटी जोडून दि . ०५ ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दि . ० ९ ऑक्टोबर २०२१ रोजी पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


आदेश 


क्रमांक - प्र . - ब - २-३१२-२०२१. 


, 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहिल . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल . 


श्री . एस . बी . विजयकर , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , तेल्हारा त्यांच्या खाती दि . ०७ ऑक्टोबर 
२०२१ रोजी एकूण १ ९ ३ दिवसाची अर्जित रजा शिल्लक आहे . यांना 
दि . ११ ऑक्टोबर २०२१ ते दि . १४ ऑक्टोबर २०२१ अशी एकूण चार 
( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा व रजेच्या मागे दिनांक १० ऑक्टोबर 
२०२१ रोजीचा रविवार तसेच रजेच्या नंतर दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२१ 
रोजीची दसराची सुटी जोडून दिनांक ० ९ ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दि . १६ ऑक्टोबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 


. 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती जे . व्ही . मस्के , ह्या जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहील्या असत्या . 


1 


आहे . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देते 
की , श्री . यु . पी . हिंगमिरे , ८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , अकोला हे वरील रजेच्या काळात सदर 
न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी व फौजदारी स्वरूपाचे काम पाहतील . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहिल . 


1 


, 


दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२१ . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . बी . विजयकर , हे जर वर 
नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहिले असते . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की , श्री . व्हि . एम . रेडकर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . श्रेणी , अकोट हे वरील रजेच्या काळात वरील 
न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी व फौजदारी स्वरूपाचे काम पाहतील . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०४ . 


पहा . - १ . जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक . प्र - ब - २-३१२-२०२१ , 

दिनांक ०८-१०-२०२१ . 


, 


, 


I 


f 


२. श्री . एस . बी . विजयकर , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , तेल्हारा , 

यांचा दिनांक ०८-१०-२०२१ रोजीचा अर्ज . 


दिनांक ८ ऑक्टोबर २०२१ . 


कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक ३१३-२०२१. 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०६ . 


आदेश 


क्रमांक - प्र - ब - २-३१७-२०२१. 


जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक प्र - ब - २-३१२-२०२१ , दिनांक ०८ 
ऑक्टोबर २०२१ नुसार श्री . एस . बी . विजयकर , दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , तेल्हारा यांना दिनांक ११ 
ऑक्टोबर २०२१ ते १४ ऑक्टोबर २०२१ अशी ०४ दिवसांची अर्जित 
रजा मंजूर करण्यात आली आहे . परंतु श्री . एस . बी . विजयकर यांनी 
त्यांच्या दि . ०८ ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या अर्जान्वये त्यांना मंजूर करण्यात 
आलेली दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२१ ते १४ ऑक्टोबर २०२१ अशी ०४ 
दिवसांची अर्जित रजा रद्द करण्याबाबत विनंती केली आहे . 


श्री . एस . बी . विजयकर , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , तेल्हारा त्याच्या खाती दि . ११ ऑक्टोबर 
२०२१ रोजी एकूण १ ९ ३ दिवसाची अर्जित रजा शिल्लक आहे . यांना 
दि . १२ ऑक्टोबर २०२१ ते दि . १४ ऑक्टोबर २०२१ अशी एकूण तीन 
( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १७ ऑक्टोबर २०२१ रोजी बार्शिटाकळी 


. 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 


। 


येथील नवीन न्यायालयाचे उद्घाटन कार्यक्रमास हजर राहण्याच्या अटीसह 
व रजेच्या नंतर दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२१ ते १ ९ ऑक्टोबर २०२१ 
रोजीच्या सुट्टया जोडून दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक २० ऑक्टोबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


परंतु , त्यांना दि . १६ ऑक्टोबर २०२१ रोजीची रजा मंजूर करण्यात 
आली नसून मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात आली आहे . 

सबब श्री . एस . बी . विजयकर , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , तेल्हारा यांना दि . १६ ऑक्टोबर २०२१ ते 
१ ९ ऑक्टोबर २०२१ या कालावधीची मंजूर करण्यात आलेली मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे . 


, 


, 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहिल 


दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२१ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०८ . 


. 


आदेश 


I 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . बी . विजयकर , हे जर वर 
नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहिले असते . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की , श्री . व्हि . एम . रेडकर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . श्रेणी , अकोट हे वरील रजेच्या काळात वरील 
न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी व फौजदारी स्वरूपाचे काम पाहतील . 


क्रमांक - प्र . - ब - २-३२१-२०२१. 


, 


1 


दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२१ . 


श्री . एम . बी . पठाण , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , पातूर त्याच्या खाती दि . १६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी एकूण 
९ १ दिवसाची अर्जित रजा शिल्लक आहे . यांना दि . २० ऑक्टोबर 
२०२१ ते दि . २३ ऑक्टोबर २०२१ अशी एकूण चार ( ०४ ) दिवसांची 
अर्जित रजा व रजेच्या पूर्वी दिनांक १८ ऑक्टोबर २०२१ व १ ९ ऑक्टोबर 
२०२१ रोजीची तसेच रजेच्या नंतर दिनांक २४ ऑक्टोबर २०२१ रविवारची 
सुटी जोडून दिनांक १८ ऑक्टोबर २०२१ पासून ते दिनांक २५ ऑक्टोबर 
२०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १०७ . 
पहा . - १ . जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक . प्र - ब - २-३१७-२०२१ , दिनांक 

१२-१०-२०२१ . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहिल . 


२. जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक प्र - ब - २-३१९ -२०२१ , दिनांक 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल . 


१३-१०-२०२१ 


1 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एम . बी . पठाण , हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहिले असते . 


३. श्री . एस . बी . विजयकर , दिवाणी न्यायाधीश , क , स्तर , तेल्हारा 

यांचा दिनांक १३-१०-२०२१ रोजीचा ईमेल . 


I 


कार्यालयीन आदेश 


1 


क्रमांक - ३२०-२०२१. 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
श्री . यु . 

पी . हिंगमिरे , ८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . श्रेणी , अकोला हे वरील रजेच्या काळात वरील 
न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी व फौजदारी स्वरूपाचे काम पाहतील . 


की , 


. 


1 


1 


दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२१ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १० ९ . 


जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक प्र - ब - २-३१७-२०२१ , दिनांक १२ 
ऑक्टोबर २०२१ नुसार श्री . एस . बी . विजयकर , दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , तेल्हारा यांना दिनांक १२ 
ऑक्टोबर २०२१ ते १४ ऑक्टोबर २०२१ अशी ०३ दिवसांची अर्जित 
रजा दिनांक १७ ऑक्टोबर २०२१ रोजी बार्शिटाकळी येथील नवीन 
न्यायालयाचे उद्घाटन कार्यक्रमास हजर राहण्याच्या अटीसह व रजेच्या 
नंतर दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२१ ते १ ९ ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या 
सुट्टया जोडून दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक २० ऑक्टोबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली 
आहे . परंतु श्री . एस . बी . विजयकर यांनी त्यांच्या दि . १३ ऑक्टोबर 
२०२१ रोजीच्या ईमेल / अर्जान्वये त्यांना मंजूर करण्यात आलेली 
दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२१ रोजीची अर्जित रजा रद्द करण्याबाबत 
विनंती केली आहे . 


आदेश 


क्रमांक - प्र . - ब - २-३२३-२०२१. 


श्री . एम . झेङ ए . ए . क्यु . कुरेशी , सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , मुर्तिजापुर त्याच्या खाती दि . 
११ ऑक्टोबर २०२१ रोजी एकूण १ ९ २ दिवसाची अर्धवेतनी रजा शिल्लक 
आहे . यांना दि . ११ ऑक्टोबर २०२१ ते दि . १३ ऑक्टोबर २०२१ अशी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 


२१ 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १११ . 


एकूण तीन ( ०३ ) दिवसांच्या परिवर्तीत रजेस मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे . 


आदेश 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


क्रमांक - प्र . - ब - २-३२६-२०२१. 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . कुरेशी , हे जर वर नमूद केल्याप्रमाणे 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहिले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून यापूर्वी दिलेल्या आदेशान्वये श्री . जी . जी . 
कांबळे , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्र . श्रेणी , 
मुर्तिजापूर यांनी वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे तातडीचे 
दिवाणी व फौजदारी स्वरूपाचे काम पाहीले . 


श्री . बी . एन . चिकणे , दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) अकोट त्याच्या 
खाती दि . २२ ऑक्टोबर २०२१ रोजी एकूण १ ९ ४ दिवसाची अर्जित रजा 
शिल्लक आहे . यांना दि . २५ ऑक्टोबर २०२१ ते दिनांक २८ ऑक्टोबर 
२०२१ अशी एकूण चार ( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा व रजेच्या पूर्वी 
दि . २४ ऑक्टोबर २०२१ रविवारची सुट्टी जोडून दि . २३ ऑक्टोबर 
२०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दि . २ ९ ऑक्टोबर २०२१ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहिल . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . बी . एन . चिकणे , हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहिले असते . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ११० . 


आदेश 


क्रमांक - प्र . - ब - २-३२४-२०२१. 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी , खालील सही करणार 
असा आदेश देते की , श्री . सी . एस . बाविस्कर , जिल्हा न्यायाधीश -१ , 
अकोट हे वरील रजेच्या काळात सदर न्यायालयाचे न्यायीक स्वरुपाचा 
कार्यभार पाहतील तसेच श्री . व्ही . एम . रेडकर , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , अकोट हे वरील रजेच्या काळात सदर न्यायालयाचे 
प्रशासकीय स्वरुपाचे काम पाहतील . 


5 


, 


1 


श्रीमती एम . व्ही . भराडे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , अकोला त्यांच्या खाती दि . ११ 
ऑक्टोबर २०२१ रोजी एकूण १६५ दिवसाची अर्जित रजा शिल्लक 
आहे . यांना दि . ११ ऑक्टोबर २०२१ ते दि . १४ ऑक्टोबर २०२१ 
अशी एकूण चार ( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा व रजेच्या पूर्वी १० 
ऑक्टोबर २०२१ रविवार तसेच रजेच्या नंतर दि . १५ ऑक्टोबर २०२१ 
दसराची सुट्टी जोडून दि . १० ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते १६ ऑक्टोबर २०२१ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 

ते 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


दिनांक २३ ऑक्टोबर २०२१ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ११२ . 
पहा . - १ . जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक प्र - ब - २-३२६-२०२१ , 

दिनांक २३-१०-२०२१ . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 


1 


२. श्री . बी . एन . चिकणे , दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , अकोट , 

यांचा दिनांक २५-१०-२०२१ रोजीचा ईमेल . 


, 


, 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एम . व्ही . भराडे , ह्या जर वर 
नमूद 

केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्याच पदावर राहील्या 


कार्यालयीन आदेश 


असत्या . 


क्रमांक - ३३१-२०२१. 


, 


1 


1 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून यापूर्वी दिलेल्या आदेशान्वये श्री . ग . दि . 
पाटील ( लांडबले ) , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क , स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . श्रेणी , अकोला यांनी वरील रजेच्या काळात सदर 
न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी व फौजदारी स्वरूपाचे काम पाहीले . 


, 


, 


, 


जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक प्र - ब - २-३२६-२०२१ , दिनांक २३ 
ऑक्टोबर २०२१ नुसार श्री . बी . एन . चिकणे , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
व . स्तर , अकोट , यांना दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२१ ते २८ ऑक्टोबर 
२०२१ अशी ०४ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात आली आहे . परंतु 
श्री . बी . एन . चिकणे यांनी त्यांच्या दि . २५ ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या 
अर्जान्वये त्यांना मंजूर करण्यात आलेली दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२१ ते 
२८ ऑक्टोबर २०२१ अशी ०४ दिवसांची अर्जित रजा रद्द करण्याबाबत 
विनंती केली आहे . 


दिनांक २० ऑक्टोबर २०२१ . 


अ . - एक -६ ( १७३७ ) . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 


सबब , उपरोक्त 

नमूद 

जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक प्र - ब - २ 
३२६-२०२१ , दिनांक २३ ऑक्टोबर २०२१ नुसार दि . २५ ऑक्टोबर 
२०२१ ते २८ ऑक्टोबर २०२१ अशी ०४ दिवसांची मंजूर झालेली अर्जित 
रजा याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे . 


for grant of earned leave for 03 days 
w.e.f. 20-10-2021 to 22-10-2021 with 
permission to leave head quarter from 
18-10-2021 A.O.H. till 25-10-2021 
B.O.H. 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे मुळसेवापुस्तकामध्ये घेण्यात यावी . 


( 2 ) Hon'ble High Court letter No. A. 1202 / 

2000 , dated 31-7-2000 . 


ORDER 


श्रीमती शयना पाटील , 


1 


No. B - 2- ( 1 ) -ADMN - 663-2021. 


अकोला : 


जिल्हा न्यायाधीश -१ , 


दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२१ . 


3TCHIGIT 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ११३ . 


In view of the High Court letter referred to above 
at Sr. No. ( 2 ) the Principal District Judge , Yavatmal 
is pleased to grant earned leave for 03 days w.e.f. 
20th October 2021 to 22nd October 2021 with per 
mission to leave head quarter from 18th October 
2021 A.O.H. till 25th October 2021 B.O.H. to Shri 
B.Y. Phad , District Judge - 2 & A.S.J. , Pusad . 

Necessary note be taken in his original ser 
vice book and leave account . 


BY PRINCIPAL DISTRICT & SESSIONS JUDGE 


ORDER 


No. B - 2- ( 1 ) -ADMN - 658-2021. 


No locum tenens was necessary . 


Smt . V. G. Karmore , 3rd Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) 
& J.M.F.C. , Darwha , is granted Ex - post facto 
commuted leave for 02 days w.e.f. 29th September 
2021 to 30th September 2021 . 


The charge of his Court and office was kept with 
Shri V. B. Kulkarni , District Judge - 1 & A.S.J. , 
Pusad , during the above period . 


She has got 19 days L.H.P. in balance at the 
time of granting leave . However , 04 days L.H.P. 
be debited in her leave account . 


On return from leave , Shri B. Y. Phad , District 
Judge - 2 and A.S.J. , Pusad , is re - posted to his 
former post . 


Necessary note be taken in her original 
service book and leave account . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. 
( Pay ) Rules , 1981 that Shri B. Y. Phad , would have 
continued to officiate as District Judge - 2 and 
A.S.J. , Pusad , had he not proceeded on leave dur 
ing the above period . 


No locum tenens was necessary . 


The charge of her Court and office along with 
charge of Court of 4th Jt . C.J.J.D. & J.M.F.C. , 
Darwha was kept Shri M. M. Kalyankar , 2nd Jt.Civil 
Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Darwha , during the 
above period . 


> 


V. P. PATKAR , 


Yavatmal : Principal District & Sessions Judge , 


The 13th October 2021 . 


Yavatmal . 


On return from leave , Smt . V. G. Karmore , 3rd 
Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Darwha , is 
re - posted to her former post . 

Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of 
M.C. S. ( Pay ) Rules , 1981 that Smt . V. G. Karmore , 
would have continued to officiate as 3rd Jt . Civil 
Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Darwha , had she not 
proceeded on leave during the above period . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ११५ . 


BY PRINCIPAL DISTRICT JUDGE 


ORDER 


The 12th October 2021 . 


No. B - 2- ( 1 ) -ADMN - 610-2021. 

Smt . V. G. Karmore , 3rd Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) 
& J.M.F.C. , Darwha is granted earned leave for 02 
days w.e.f. 20th September 2021 to 21st September 
2021 with permission to leave head quarters w.e.f. 
18th September 2021 A.O.H. to 22nd September 
2021 B.O.H. 


s 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ११४ . 
Read .— ( 1 ) Application of Shri B. Y. Phad , District 

Judge - 2 and A.S.J. , Pusad , has applied 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 


२३ 


Necessary note be taken in his original ser 
vice book and leave account . 


No locum tenens is necessary . 


20th September 2021 in -continuation of earned 
leave for 4 days w.e.f. 14th September 2021 to 
17th September 2021 with permission to leave 
head quarter from 09th September 2021 A.O.H. to 
18th September 2021 B.O.H. which is already 
granted to him vide this Office Order No. В 2 ( 1 ) 
Admn - 591-2021 , dated 07th September 2021 . 


The charge of her Court and office alongwith 
charge of the Court and office of 4th Jt . Civil Judge 
( Jr. Dn . ) , Darwha is kept as with Shri M. M. 
Kalyankar , 2nd Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , 
Darwha . 


> 


Necessary note be taken in his original ser 
vice book and leave account . 


No locum tenens was necessary . 


On return from leave , Smt . V. G. Karmore , 3rd 
Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Darwha , is re 
posted to her former post . 

Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. 
( Pay ) Rules , 1981 that Smt . V. G. Karmore , would 
have continued to officiate as 3rd Jt . Civil Judge 
( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Darwha , had she not proceeded 
on leave during the above period . 

The 18th September 2021 . 


The charge of his Court and office was kept with 
Shri S. H. Gaherwar , 3rd Jt . Civil Judge ( Sr. Dn . ) , 
Yavatmal , during the above period . 

On return from leave , Shri V. S. Madke , 2nd Jt . 
Civil Judge ( Sr. Dn . ) , Yavatmal , is re - posted to his 
former post . 

Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. 
( Pay ) Rules , 1981 that Shri V. S. Madke , would 
have continued to officiate as 2nd Jt . Civil Judge 
( Sr. Dn . ) Yavatmal , had he not proceeded on leave 
during the above period . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ११६ . 


ORDER 


No. B - 2- ( 1 ) -ADMN - 611-2021. 


The 20th September 2021 . 


Shri U. B. Murde , Civil Judge ( Jr. Dn . ) & 
J.M.F.C. , Ner , is granted earned leave for 09 days 
w.e.f. 27th September 2021 to 05th October 2021 
with permission to leave head quarter w.e.f. 
25th September 2021 A.O.H. to 07th October 2021 
B.O.H. 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ११८ . 


ORDER 


Necessary note be taken in his original ser 
vice book and leave account . 


No. B - 2- ( 1 ) -ADMN - 616-2021. 


No locum tenens was necessary . 


Shri S. H. Gaherwar , 3rd Jt . Civil Judge ( Sr. Dn . ) , 
Yavatmal , is granted Ex - post facto commuted 
leave for 08 days w.e.f. 14th September 2021 to 
21st September 2021 . 


> 


The charge of his Court and office was kept with 
Shri M. M. Kalyankar , 2nd Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) 
& J.M.F.C. , Darwha , during the above period . 

On return from leave , Shri U. B. Murde , Civil 
Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Ner , is re - posted to his 
former post . 

Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. 
( Pay ) Rules , 1981 that Shri U. B. Murde , would 
have continued to officiate as Civil Judge ( Jr. Dn . ) , 
& J.M.F.C. , Ner , had he not proceeded on leave 
during the above period . 


He has got 138 days L.H.P. in balance at the 
time of granting leave . However , 16 days L.H.P. 
be debited in his leave account . 


Necessary note be taken in her original ser 
vice book and leave account . 


> 


No locum tenens is necessary . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ११७ . 


1 


ORDER 


No. B - 2- ( 1 ) -ADMN - 612-2021. 

Shri V. S. Madke , 2nd Jt . Civil Judge ( Sr. Dn . ) , 
Yavatmal , is granted Ex - post facto earned leave 
for one day on 18th September 2021 with 
permission to leave head quarter till B.O.H. of 


The charge of his Court and office along with 
charge of Court of 2nd Jt . Civil Judge ( Sr. Dn . ) , 
Yavatmal was kept with Shri H.A.H.I. Hashami , 
4th Jt . Civil Judge ( Sr. Dn . ) , Yavatmal , during the 
above period . 

On return from leave , Shri S. H. Gaherwar , 3rd 
Jt . Civil Judge ( Sr. Dn . ) , Yavatmal , is re - posted to 
his former post . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. 
( Pay ) Rules , 1981 that Shri S. H. Gaherwar , would 
have continued to officiate as 3rd Jt . Civil Judge 
( Sr. Dn . ) , Yavatmal , had he not proceeded on leave 
during the above period . 


18th September 2021 A.O.H. to 22nd September 
2021 B.O.H. which is already granted to him vide 
this office Order No. B. 2 ( 1 ) -Admn - 610-2021 , dated 
18th September 2021 . 


Necessary note be taken in his original ser 
vice book and leave account . 


The 22nd September 2021 . 


No locum tenens was necessary . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ११ ९ . 


The charge of her Court and office along with 
charge of Court of 4th Jt . C.J.J.D. & J.M.F.C. , 
Darwha was kept with Shri M. M. Kalyankar , 
2nd Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Darwha 
during the above period . 


ORDER 


No. B - 2- ( 1 ) -ADMN - 619-2021. 


> 


Smt . F. T. Shaikh , Civil Judge ( Jr. Dn . ) & 
J.M.F.C. , Ghatanji is granted Ex - post facto 
Commuted leave for 3 days w.e.f. 07-09-2021 to 
09-09-2021 . 


On return from leave , Smt . V. G. Karmore , 3rd 
Jt.Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Darwha , is re 
posted to her former post . 


> 


She has got 91 days L.H.P. in balance at the 
time of granting leave . However , 06 days L.H.P. 
be debited in her leave account . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. 
( Pay ) Rules , 1981 that Smt . V. G. Karmore , would 
have continued to officiate as 3rd Jt . Civil Judge 
( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Darwha , had she not proceeded 
on leave during the above period . 


> 


Necessary note be taken in her original ser 
vice book and leave account . 


The 23rd September 2021 . 


No locum tenens was necessary . 


The charge of her Court and office was kept with 
Smt . G. M. Nimdeo , 8th Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) & 
J.M.F.C. , Yavatmal , during the above period . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १२१ . 


ORDER 


No. B - 2- ( 1 ) -ADMN - 621-2021. 


On return from leave , Smt . F. T. Shaikh , Civil 
Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Ghatanji , is re - posted 
to her former post . 


> 


> 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. 
( Pay ) Rules , 1981 that Smt . F. T. Shaikh , would 
have continued to officiate as Civil Judge ( Jr. Dn . ) , 
& J.M.F.C. , Ghatanji , had she not proceeded on 
leave during the above period . 


Shri N. P. Wasade , Civil Judge ( Jr. Dn . ) & 
J.M.F.C. , Maregaon is granted Ex - post facto earned 
leave for 2 days w.e.f. 20th September 2021 to 
21st September 2021 with permission to leave 
head quarters from 19th September 2021 A.O.H.to 
22nd September 2021 B.O.H. 


Necessary note be taken in his original ser 
vice book and leave account . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १२० . 


No locum tenens is necessary . 


ORDER 


The charge of his Court and office is kept with 
Shri P. C. Bachhale , 2nd Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) & 
J.M.F.C. , Wani during the above period . 


No. B - 2- ( 1 ) -ADMN - 620-2021. 


On return from leave , Shri N. P. Wasade , Civil 
Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Maregaon , is re - posted 
to his former post . 


> 


Smt . V. G. Karmore , 3rd Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) 
& Judicial Magistrate First Class , Darwha , is 
granted Ex - post facto earned leave for one day on 
22nd September 2021 with permission to leave 
head quarter till B.O.H. of 23rd September 2021 
in - continuation of earned leave for 2 days w.e.f. 
20th September 2021 to 21st September 2021 
with permission to leave head quarter from 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. 
( Pay ) Rules , 1981 that Shri N. P. Wasade , would 
have continued to officiate as Civil Judge ( Jr. Dn . ) 
& J.M.F.C. , Maregaon , had he not proceeded on 
leave during the above period . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 


9 


२५ 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १२२ . 


On return from leave , Shri V. V. Jatal , Civil 
Judge ( Jr. Dn . ) and J.M.F.C. Ralegaon , is re - posted 
to his former post . 


ORDER 


No. B - 2- ( 1 ) -ADMN - 623-2021. 


Smt . V. R. Malode , 5th Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) & 
J.M.F.C. , Yavatmal is granted earned leave for 
02 days w.e.f. 27th September 2021 to 
28th September 2021 with permission to leave 
head quarter after Lok - Adalat to be held on 
25th September 2021 till 29th September 2021 
B.O.H. 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. 
( Pay ) Rules , 1981 that Shri V. V. Jatal , would have 
continued to officiate as Civil Judge ( Jr. Dn . ) & 
J.M.F.C. , Ralegaon , had she not proceeded on leave 
during the above period . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १२४ . 


ORDER 


Necessary note be taken in her original ser 
vice book and leave account . 


No locum tenens is necessary . 


No. B - 2- ( 1 ) -ADMN - 626-2021. 

Shri A. A. Dhoke , Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) & 
J.M.F.C. , Darwha , is granted earned leave for 05 
days w.e.f. 27th September 2021 to 1st October 2021 
with permission to leave head quarters w.e.f. 
26th September 2021 to 4st October 2021 B.O.H. 


> 


Necessary note be taken in his original ser 
vice book and leave account . 


> 


The charge of her Court and office along with 
charge of J.J.B. is kept with Smt . S. G. Meshram , 
6th Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Yavatmal 
during the above period . 

On return from leave , Smt . V. R. Malode , 5th Jt . 
Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Yavatmal , is 
re - posted to her former post . 

Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. 
( Pay ) Rules , 1981 that Smt . V. R. Malode , would 
have continued to officiate as 5th Jt . Civil Judge 
( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Yavatmal , had she not 
proceeded on leave during the above period . 


No locum tenens is necessary . 


The charge of his Court and office is kept as 
under on 26th September 2021 with Smt . V. G. 
Karmore , 3rd Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) and J.M.F.C. , 
Darwha . 


Dated the 24th September 2021 . 


From 27th September 2021 to 4th October 2021 
B.O.H. with Shri M. M. Kalyankar , 2nd Jt . Civil 
Judge ( Jr. Dn . ) and J.M.F.C , Darwha . 


> 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १२३ . 


On return from leave , Shri A. A. Dhoke , Jt . Civil 
Judge ( Jr. Dn . ) and J.M.F.C. , Darwha , is re - posted 
to his former post . 


ORDER 


No. B - 2- ( 1 ) -ADMN - 625-2021. 


Shri V. V. Jatal , Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , 
Ralegaon , is granted Ex post facto commuted leave 
for 03 days w.e.f. 20th September 2021 to 
22nd September 2021 . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. 
( Pay ) Rules , 1981 that Shri A. A. Dhoke , would 
have continued to officiate as Jt . Civil Judge ( Jr. 
Dn . ) & J.M.F.C. , Darwha , had she not proceeded 
on leave during the above period . 


Dated the 27th September 2021 . 


He has got 69 days L. H. P. in balance at the 
time of granting leave . However , 06 days L. H. P. 
be debited in his leave account . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १२५ . 


1 


Necessary note be taken in his original ser 
vice book and leave account . 


Read : ( 1 ) 


No locum tenens was necessary . 


This Office No. B. 2 ( 1 ) / Admn - 626 
2021 , dated 27-09-2021 . Regarding 
grant of earned leave for 5 days w.e.f. 
27-09-2021 to 01-10-2021 with per 
mission to leave head quarter from 
26-09-2021 A.O.H. to 04-10-2021 
B.O.H. 


The charge of his Court and office was kept with 
Shri B. A. Nerlikar , Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) and 
J.M.F.C. , Ralegaon during the above period . 


अ . - एक -७ ( १७३७ ) . 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 


( 2 ) Application Shri A. A. Dhoke , Jt . Civil 

Jugde ( Jr. Dn . ) and J.M.F.C. , Darwha 
for cancellation of earned leave for 2 
days w.e.f. 30-09-2021 to 01-10-2021 
with permission to leave head quar 
ter B.O.H. of 04-10-2021 . 


On return from leave , Shri M. M. Kalyankar , 
2nd Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Darwha , is 
re - posted to his former post . 


> 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. 
( Pay ) Rules , 1981 that Shri M. M. Kalyankar , would 
have continued to officiate as 2nd Jt . Civil Judge 
( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Darwha , had he not proceeded 
on leave during the above period . 


ORDER 


No. B - 2- ( 1 ) -ADMN - 635-2021. 


The 4th October 2021 . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १२७ . 


1 


ORDER 


In view of the District Court Order referred to 
above at Sr. No. ( 1 ) the earned leave for 5 days 
w.e.f. 27th September 2021 to 1st October 2021 
with permission to leave head quarter from 
26th September 2021 A.O.H. to 4th October 2021 
which was already granted to Shri A. A. Dhoke . Jt . 
Civil Judge ( Jr. Dn . ) and J.M.F.C. , Darwha , vide 
application referred at Sr. No. ( 2 ) out of which he 
wants to cancel Earned leave for 2 days w.e.f. 
30th September 2021 to 1st October 2021 with 
permission to leave head quarter B.O.H. of 
4th October 2021 , is hereby treated as cancelled . 


No. B - 2- ( 1 ) -ADMN - 642-2021. 


Smt . A. Z. Sayyed , Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) & 
J.M.F.C. , Yavatmal , is granted Ex - post facto com 
muted leave for 09 days w.e.f. 23rd September 2021 
to 01st October 2021 with permission to leave 
head quarters from 23rd September 2021 to 
04th October 2021 B.O.H. 


Necessary note be taken in her original 
service book and leave account . 


Dated the 30th September 2021 . 


She has got 97 days L.H.P. in balance at the 
time of granting leave . However , 18 days L.H.P. 
be debited in her leave account . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १२६ . 


ORDER 


Necessary note be taken in her original ser 
vice book and leave account . 


No. B - 2- ( 1 ) -ADMN - 641-2021. 


No locum tenens was necessary . 


> 


The Charge of her Court and office was kept as 
under : 


Shri M. M. Kalyankar , 2nd Jt . Civil Judge 
( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Darwha is granted earned 
leave for 10 days w.e.f. 07th October 2021 to 
16th October 2021 with permission to leave head 
quarters w.e.f. 05th October 2021 A.O.H. to 
18th October 2021 B.O.H. 


( i ) The charge of J.J.B. is kept with Smt . V.R. 

Malode , 5th Jt . C.J.J.D. & J.M.F.C. , Yavatmal 
for the period from 23rd September 2021 to 
4th October B.O.H. 


Necessary note be taken in his original ser 
vice book and leave account . 


No locum tenens is necessary . 


The charge of his Court and office is kept as 
under : 


( ii ) The charge of Remand and Bail arising 

therein is kept with Smt . S. G. Meshram , 
6th Jt . C.J.J.D. & J.M.F.C. , Yavatmal for the 
period from 23rd September 2021 to 
04th October 2021 B.O.H. 


From 05th October 2021 A.O.H. to 11th October 
2021 B.O.H. with Smt . V.G. Karmore , 3rd Jt . Civil 
Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Darwha . 


From 11th October 2021 to 18th October 2021 
B.O.H. with Shri A. A. Dhoke , Jt . Civil Judge 
( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Darwha . 


( iii ) The remaining charge of Jt . C.J.J.D. & 

J.M.F.C. , Court is kept with Shri P. S. 
Girgaonkar , 7th Jt . C.J.J.D. & J.M.F.C. , 
Yavatmal for the period from 23rd September 
2021 to 04th October 2021 B.O.H. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 


२७ 


( iv ) The charge of the Court of 10th Jt . C.J.J.D. 

& J.M.F.C. , Yavatmal is kept with Smt . A. S. 
Jarude , 3rd Jt . C.J.J.D. & J.M.F.C. , Yavatmal 
for the period from 23rd September 2021 to 
04th October 2021 B.O.H. 


On return from leave , Shri N. P. Wasade , Civil 
Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Maregaon , is re - posted 
to his former post . 


On return from leave , Smt . A. Z. Sayyed , Jt . Civil 
Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Yavatmal , is re - posted 
to her former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. 
( Pay ) Rules , 1981 that Shri N. P. Wasade would 
have continued to officiate as Civil Judge ( Jr. Dn . ) 
& J.M.F.C. , Maregaon , had he not proceeded on 
leave during the above period . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) b ) of M.C.S. 
( Pay ) Rules , 1981 that Smt . A. Z. Sayyed , Would 
have continued to officiate as Jt . Civil Judge 
( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Yavatmal , had she not pro 
ceeded on leave during the above period . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १२ ९ . 


The 5th October 2021 . 


Read : ( 1 ) Application of Shri G. A. Ramteke , 

District Judge - 1 and A.S.J. , Darwha , 
has applied for grant of earned leave 
for 04 days w.e.f. 11-10-2021 to 
14-10-2021 with permission to leave 
head quarters from 09-10-2021 A.O.H. 
till 16-10-2021 B.O.H. 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १२८ . 


ORDER 


( 2 ) 


High Court letter No. A. 1202/2000 , 
dated 31-7-2000 . 


No. B - 2- ( 1 ) -ADMN - 643-2021. 


ORDER 


No. B - 2- ( 1 ) -ADMN - 644-2021. 


Shri N. P. Wasade , Civil Judge ( Jr. Dn . ) & 
J.M.F.C. , Maregaon , is granted Ex - post facto Com 
muted leave for 4 days w.e.f. 20th August 2021 to 
23rd August 2021 with permission to leave head 
quarters w.e.f. 18th August 2021 A.O.H. to 
24th August 2021 B.O.H. 


In view of the High Court letter referred to above 
at Sr. No. ( 2 ) the Hon , ble Principal District Judge , 
Yavatmal is pleased to granted earned leave for 
04 days w.e.f. 11th October 2021 to 14th October 
2021 with permission to leave head quarters from 
09th October 2021 A.O.H. till 16th October 2021 
B.O.H. to Shri G. A. Ramteke , District Judge - 1 and 
A.S.J. , Darwha . 


He has got 103 days L.H.P. in balance at the 
time of granting leave . However , 08 days L.H.P. 
be debited in his leave account . 


Necessary note be taken in his original ser 
vice book and leave account . 


Necessary note be taken in his original ser 
vice book and leave account . 


No locum tenens is necessary . 


No locum tenens was necessary . 


The charge of his Court and office is kept with 
Shri H. L. Manwar , Adhoc District Judge - 1 & A.S.J. , 
Darwha during the above period . 


The charge of his Court and office was kept as 


under : 


On return from leave , Shri G. A. Ramteke , Dis 
trict Judge - 1 & A.S.J. , Darwha , is re - posted to his 
former post . 


> 


From 18th August 2021 A.O.H. to 22nd August 
2021 B.O.H. with Shri S. M. Bomidwar , Jt . C.J.J.D. 
& J.M.F.C. , Wani . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. 
( Pay ) Rules , 1981 that Shri G. A. Ramteke , would 
have continued to officiate as District Judge - 1 and 
A.S.J. , Darwha , had he not proceeded on leave 
during the above period . 


From 22nd August 2021 to 24th August 2021 
B.O.H. with Shri P.C. Bachhale , 2nd Jt . C.J.J.D. & 


J.M.F.C. , Wani . 


The 7th October 2021 . 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १३० . 


On return from leave , Shri N. P. Wasade , Civil 
Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Maregaon , is re - posted 
to his former post . 


ORDER 


No. B - 2- ( 1 ) -ADMN - 651-2021. 


Shri L. A. Bidwai , Civil Judge ( Sr. Dn . ) , 
Yavatmal , is granted earned leave for 08 days 
w.e.f. 11th October 2021 to 18th October 2021 
with permission to leave head quarters w.e.f. 
10th October 2021 after E - Courts Ceremony to 
20th October 2021 B.O.H. 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. 
( Pay ) Rules , 1981 that Shri N. P. Wasade , would 
have continued to officiate as Civil Judge ( Jr. Dn . ) 
& J.M.F.C. , Maregaon , had he not proceeded on 
leave during the above period . 


> 


The 9th October 2021 . 


Necessary note be taken in his original ser 
vice book and leave account . 


No locum tenens is necessary . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १३२ . 


s 


ORDER 


The charge of his office is kept with Smt . Y. R. 
Mukkanwar , Jt . Civil Judge ( Sr. Dn . ) , Yavatmal , 
during the above period . 


No. B - 2- ( 1 ) -ADMN - 659-2021. 


On return from leave , Shri L. A. Bidwai , Civil 
Judge ( Sr. Dn . ) , Yavatmal , is re - posted to his 
former post . 


Smt . G. M. Nimdeo , 8th Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) 
& J.M.F.C. , Yavatmal , is granted Ex - post - facto 
commuted leave for 5 days w.e.f. 01st October 2021 
to 05th October 2021 with permission to leave head 
quarters . Casual leave for second half day on 
01st October 2021 is hereby treated as cancelled . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. 
( Pay ) Rules , 1981 that Shri L. A. Bidwai , would 
have continued to officiate as Civil Judge ( Sr. Dn . ) 
Yavatmal , had he not proceeded on leave during 
the above period . 


She has got 35 days L.H.P. in balance at the 
time of granting leave , However , 10 days L.H.P. be 
debited in her leave account . 


The 8th October 2021 . 


Necessary note be taken in her original 
service book and leave account . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १३१ . 


No locum tenens is necessary . 


ORDER 


No. B - 2- ( 1 ) -ADMN - 654-2021. 


Shri N. P. Wasade , Civil Judge ( Jr. Dn . ) & 
J.M.F.C. , Maregaon , is granted Ex - post - facto com 
muted leave for 2 days w.e.f. 29th September 2021 
to 30th September 2021 . 


The charge of her Court & office along with 
charge of court of 9th & 10th Jt . C.J.J.D. & J.M.F.C. , 
Yavatmal was kept with Shri P. S. Girgaonkar , 
7th Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Yavatmal 
during the above period . 


He has got 95 days L.H.P. in balance at the time 
of granting leave . However , 04 days L.H.P. be 
debited in his leave account . 


On return from leave , Smt . G. M. Nimdeo , 8th 
Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Yavatmal , is 
re - posted to her former post . 


Necessary note be taken in his original ser 
vice book and leave account . 


No locum tenens was necessary . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. 
( Pay ) Rules , 1981 that Smt . G. M. Nimdeo , would 
have continued to officiate as 8th Jt . Civil Judge 
( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Yavatmal , had she not 
proceeded on leave during the above period . 


The charge of his Court and office was kept with 
Shri P. C. Bachhale , 2nd Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) & 
J.M.F.C. , Wani during the above period . 


> 


The 12th October 2021 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 


२ ९ 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १३३ . 


1 


1 


ORDER 


No. B - 2- ( 1 ) -ADMN - 664-2021. 


The charge of his Court and office along with 
charge of Court of Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) & 
J.M.F.C. , Kelapur & 2nd Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) & 
J.M.F.C. , Kelapur is kept with Shri S. S. Budruk , 
Civil Judge ( Sr. Dn . ) , Kelapur , during the above 
period . 


> 


Smt . Y. R. Mukkanwar , Jt . Civil Judge ( Sr. Dn . ) , 
Yavatmal , is granted earned leave for 03 days 
w.e.f. 12th October 2021 to 14th October 2021 with 
permission to leave head quarters w.e.f. 13th 
October 2021 to 16th October 2021 B.O.H. Casual 
leave for one day on 12th October 2021 is hereby 
treated as cancelled . 


On return from leave , Shri K. A. Nahar , Jt . Civil 
Judge ( Sr. Dn . ) , Kelapur , is re - posted to his former 
post . 


Necessary note be taken in her original ser 
vice book and leave account . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. 
( Pay ) Rules , 1981 that Shri K. A. Nahar , would have 
continued to officiate as Jt . Civil Judge ( Sr. Dn . ) 
Kelapur , had he not proceeded on leave during the 
above period . 


No locum tenens is necessary . 


The charge of her Court and office along with 
charge of Court of Civil Judge ( Sr. Dn . ) Yavatmal 
is kept with Shri V. S. Madke , 2nd Jt . Civil Judge 
( Sr. Dn . ) , Yavatmal , during the above period . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १३५ . 


Read : ( 1 ) 


On return from leave , Smt . Y. R. Mukkanwar , 
Jt . Civil Judge ( Sr. Dn . ) , Yavatmal , is re - posted to 
her former post . 


Application of Shri B. Y. Phad , 
District Judge - 2 & A.S.J. , Pusad for 
grant of Casual leave for one days 
i.e. , on 18-10-2021 and cancellation 
of earned leave for 03 days w.e.f. 
20-10-2021 to 22-10-2021 . 


> 


( 2 ) 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. 
( Pay ) Rules , 1981 that Smt . Y. R. Mukkanwar , 
would have continued to officiate as Jt . Civil Judge 
( Sr. Dn . ) , Yavatmal , had she not proceeded on leave 
during the above period . 


This Office Order No. B. 2 ( 1 ) -Admn 
663-2021 , dated 13-10-2021 . 


ORDER 


No. B - 2- ( 1 ) -ADMN - 670-2021. 


The 13th October 2021 . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १३४ . 


ORDER 


No. B - 2- ( 1 ) -ADMN - 669-2021. 


In partial modification referred to above this 
Office Order at Sr. No. ( 2 ) the earned leave for 03 
days w.e.f. 20th October 2021 to 22nd October 2021 
with permission to leave head quarters from A.O.H. 
of 18th October 2021 till B.O.H. of 25th October 
2021 which was already granted to Shri P. Y. Phad , 
District Judge - 2 & A.S.J. , Pusad , is hereby treated 
as cancelled and granted casual leave for one day 
i.e. , on 18th October 2021 with permission to leave 
head quarters B.O.H. of 20th October 2021 . 


Shri K. A. Nahar , Jt . Civil Judge ( Sr. Dn . ) , 
Kelapur , is granted earned leave for 13 day w.e.f. 
18th October 2021 to 30th October 2021 with per 
mission to leave head quarters w.e.f. 16th October 
2021 A.O.H. to 8th November 2021 B.O.H. Casual 
leave for one day on 18th October 2021 is hereby 
treated as cancelled . 


Necessary note be taken in his original ser 
vice book and leave account . 


Necessary note be taken in his original ser 
vice book and leave account . 


V. P. PATKAR , 
Yavatmal : 

Principal District Judge , 
The 18th October 2021 . Yavatmal . 


No locum tenens is necessary . 


अ . - एक -८ ( १७३७ ) . 


30 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 


, 


२. कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ 

वाहून नेण्यास . 


s 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १३६ . 

जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 
संदर्भ :-( १ ) पोलीस अधीक्षक , वाशीम यांचे कार्यालयीन पत्र क्र . 

जिविशा - का.व.सु. - प्रतिबंधक - २०२१-५०१७ , दिनांक 
११ ऑक्टोबर २०२१ . 


३. दगड किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे 

किंवा तशी साधणे जवळ बाळगणे , जमा करणे , किंवा तयार 
करणे 


1 


व्यक्तींची प्रेते किंवा मनुष्याकृतीच्या प्रतिमा / आकृत्या यांचे बिभत्स 
प्रदर्शन करणे . 


५ . 


वाद्य वाजविणे , किंकाळ्या फोडणे किंवा जाहीरपणे प्रक्षोभक 
घोषणा करणे , अशा प्राधीकारांच्या मते ज्यामुळे नागरी सभ्यता 
अगर नितिमत्ता यांस धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता 
धोक्यात येईल किंवा ज्या कृतीमध्ये राज्य प्रशासन उलथून 
पाडण्याची प्रवृत्ती दिसून येईल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे , 
सोंग आणणे , पत्ते खेळणे आणि तशी चिन्हे , चित्रे , फलके किंवा 
कोणत्याही जिन्नस / वस्तू तयार करणे किंवा त्याचा लोकांमध्ये 
प्रसार / प्रचार करणे . 


, 


( २ ) या कार्यालयाचे आदेश क्र . कक्ष - ३ - आ.व्य . - कलि 

कावी - १४५२-२०२१ , दिनांक २ ९ सप्टेंबर २०२१ . 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये 

आदेश लागू 

करणेबाबत 
क्रमांक कक्ष - ८ - अ.का . ( गृह ) -कावि - ८००-२०२१ . – 

ज्याअर्थी , वाशिम जिल्ह्यात दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२१ रोजी नवरात्र / 
नवदुर्गा उत्सवास प्रारंभ झालेला असून स्थापन झालेल्या नवदुर्गा मुर्तीचे 
दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२१ व १७ ऑक्टोबर २०२१ रोजी विसर्जन 
होणार आहे . तसेच दिनांक १ ९ ऑक्टोबर २०२१ रोजी मुस्लीम बांधवांचा 
ईद - ए - मिलाद हा उत्सव आहे . तसेच सद्यस्थितीत जिल्ह्यात कोरोना 
विषाणु संसर्ग प्रादुर्भाव कायम असल्याने कोविड -१ ९ प्रतिबंधक उपाया 
अंतर्गत निर्गमित प्रतिबंधक निर्देशांचे अनुपालनाचे दृष्टीने निरंतर कार्यवाही 
करण्यात येत आहे . सद्यस्थितीत नोकरीमध्ये पदोन्नतीस मागावसर्गीयांना 
३३ % आरक्षण कायम ठेवावे या मागणीसाठी विविध कर्मचारी संघटनाकडून 
विविध प्रकारच्या आंदोलनांचे आयोजन करण्यात येत आहे . केंद्र सरकारने 
मंजूर केलेले कृषी विधेयक , शेतकरी कर्जमाफी , पीक कर्ज मंजुरी , दूध 
दरवाढ , वाढती महागाई , विज बिल माफी , शेतक - यांना नुकसान भरपाई 
तसेच इतर विविध मागण्या संदर्भात विरोधी पक्षाचे वतीने तसेच शेतकरी 
संघटना इत्यादीचे वतीने आंदोलनात्मक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . वाशिम जिल्हा जातीयदृष्ट्या आणि सण 
उत्सवाचे दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील असून जिल्ह्यात मागील काळात 
घडलेल्या जातीय घटनांच्या प्रतिक्रिया आगामी सण - उत्सवाचे काळात 
उमटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . करीता जिल्ह्यात कायदा व 
सुव्यवस्था राखणे सुलभ व्हावे या करीता दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२१ 
रोजीचे ००.०१ वा . पासून ते दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२१ रोजीचे 
२४-०० वा पर्यंत मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) 
अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित होणे बाबतचे पोलीस अधीक्षक , 
वाशिम यांचे संदर्भिय पत्र क्रमांक १ या कार्यालयास प्राप्त झाले आहे . 

त्याअथी , मी , शण्मुगराजन एस . ( भा.प्र.से. ) , जिल्हादंडाधिकारी , वाशीम 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये मला 
प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२१ रोजीचे 
००.०१ वा . पासून ते दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२१ रोजीचे २४.०० वा . 
पर्यंत मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये 
प्रतिबंधात्मक आदेश पारित करीत आहे . सदर आदेश लागू केल्यामुळे 
वाशिम जिल्ह्यामध्ये खालील गोष्टीकरीता मनाई करण्यात आलेली आहे . 
१. शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , दंडे , बंदुका , सुरे , लाठ्या किंवा 

काठ्या तसेच शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येतील अशा 
इतर कोणत्याही तिक्ष्ण वस्तू जवळ बाळगणे . 


तसेच मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( ३ ) अन्वये 
सार्वजनिक ठिकाणी व रस्त्यावर पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींच्या 
जमावास एकत्र जमण्यास किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत आहे . तसेच 
या कार्यालयाचे संदर्भिय आदेश क्रमांक ( २ ) अन्वये वाशिम जिल्ह्यामध्ये 
कोविङ -१ ९ प्रतिबंधक उपाययोजनाचे अनुषंगाने लागू करण्यात आलेल्या 
बाबींचे पालन करुन प्रस्तुत आदेश कामावरील कोणतेही पोलीस अधिकारी 
किंवा इतर शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी किंवा विवाह , अत्यंयात्रा 
तसेच सक्षम अधिकारी यांनी विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या मिरवणुकीस 
व कार्यक्रमास लागू राहणार नाहीत . उपरोक्त आदेश मुंबई पोलीस 
अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये संपूर्ण वाशिम जिल्ह्यामध्ये 
दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२१ रोजीचे ००-०१ वा . पासून ते दिनांक २७ 

. 
ऑक्टोबर २०२१ रोजीचे २४-०० वा . पर्यंत कार्यान्वित राहतील . 


व 


प्रस्तुत आदेश लाऊडस्पीकर लावून तसेच ड्रम वाजवून तसेच तहसील 
कार्यालय , पोलीस स्टेशन , नगर परिषद कार्यालयाच्या सूचना फलकावर 
दर्शनी भागावर प्रत लावून लागू करण्यात येईल . पोलीस स्टेशन अधिकारी 
यांनी त्यांचे कार्यक्षेत्रात परिस्थितीनुरुप योग्य कारण असेल व तसे 
करण्याशिवाय पर्याय नसेल तर अशा परिस्थितीत याबाबत कोणताही 
आदेश नजिकच्या उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांचेशी विचार विनिमय 
करुन आदेश लागू करण्यास उपविभागीय दंडाधिकारी यांना प्राधिकृत 
करण्यात येत आहेत . तसेच आवश्यकता वाटल्यास उपविभागीय दंडाधिकारी 
यांनी संवेदनशील ठिकाणी विशेष कार्यकारी अधिकारी / दंडाधिकारी यांच्या 
नेमणुका कराव्यात . 


1 


वाशिम : 
दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२१ . 


शण्मुगराजन एस . ( भा . प्र . से . ) , 

जिल्हादंडाधिकारी , वाशिम . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 


३१ 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १३८ . 

अपर जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 


- 


वाचा : -पोलीस अधीक्षक यवतमाळ , यांचेकडील पत्र क्र . जिविशा 
प्रतिआदेश -३३३ ९०-२०२१ , दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२१ . 


, 


. 


आदेश 


f 


, 


1 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १३७ . 

आदेश 
क्रमांक गृहविभाग - कक्ष -४ ( १ ) ९८०-२०२१ . 

शासन अधिसूचना दिनांक १ फेब्रुवारी , २०११ , शपथ अधिनियम , 
१ ९ ६ ९ क्र . एसआरव्ही . २६-२००७-३०३९ - प्र.क्र .६ - ई -७ शपथ अधिनियम , 
१ ९ ६ ९ चे ४४ मधील कलम ३ पोट - कलम ( २ ) ( ब ) अन्वये शासनास 
विहीत असलेल्या शक्तीचा वापर करून जिल्हाधिकारी यांच्या 
आस्थापनेवरील कार्यरत असलेल्या नायब तहसिलदार किंवा अव्वल 
कारकून यांना त्यांच्या नियुक्तीच्या ठिकाणी न्यायालयीन कामाकाजा 
व्यतिरिक्त शपथ देण्यास व प्रतिज्ञापत्र दृढीकरण करून देण्याचे अधिकार 
प्रदान करण्यात आलेले आहेत . 

तहसीलदार , खामगांव यांनी तहसील कार्यालय , खामगांव येथील 
आस्थापनेवरील तहसीलदार , नायब तहसीलदार यांच्या बदल्या झाल्यामुळे 
त्यांना कार्यमुक्त करण्यात आलेले आहे . सदर पदे रिक्त आहेत . परिणामी 
कार्यालयात फक्त एकमेव निवासी नायब तहसीलदार श्रीमती नेमाने ह्या 
कार्यरत आहेत . मसहूल नायब तहसीलदार यांचा प्रभार श्री . ए . एम . 
जोशी अव्वल कारकून यांचेकडे सोपविण्यात आलेला असून सर्व नायब 
तहसीलदार यांचे प्रभार श्रीमती नेमाने यांचेकडे सोपविण्यात आलेले 
आहेत . श्रीमती नेमाने ह्या एकत्रित परिविक्षाधिन प्रशिक्षण कार्यक्रम मधील 
दिनांक २३ ऑगस्ट २०२१ ते ५ सप्टेंबर २०२१ या कालावधीत 
कार्यालयामधून ऑनलाईन पद्धतीने प्रशिक्षण घेत आहेत . त्यामुळे 
कार्यालयातील कामे व प्रशिक्षण यामुळे कामकाजाचा ताण वाढलेला 
आहे . त्यामुळे आस्थापनेवरील अव्वल कारकून यांना शपथ देण्यास व 
प्रतिज्ञापत्र दृढीकरण करून देण्याचे अधिकार प्रदान करणेसाठी प्रस्तावित 
केलेले आहे . 

तसेच तहसीलदार , बुलडाणा यांनी तहसील कार्यालय , बुलडाणा 
मधील चार नायब तहसिलदार यांच्या एकाच वेळी बदल्या झालेल्या 
आहेत . त्यामुळे कार्यालयामध्ये फक्त एकच नायब तहसीलदार कार्यरत 
आहेत . बुलडाणा हे मुख्यालयाचे ठिकाण असून कामासाठी दररोज 
जनतेची खूप गर्दी असते त्यामुळे आस्थापनेवरील अव्वल कारकून यांना 
शपथ देण्यास व प्रतिज्ञापत्र दृढीकरण करून देण्याचे अधिकार प्रदान 
करणेसाठी प्रस्तावित केलेले आहे . 

त्यानुसार मी , एस . रामामुर्ती ( भा . प्र . से . ) , जिल्हादंडाधिकारी , बुलडाणा 
जिल्ह्यात तहसील कार्यालय खामगांव व तहसील कार्यालय , बुलडाणा 
येथील खालील कार्यरत अव्वल कारकून यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये 
न्यायालयीन कामकाजा व्यतिरिक्त शपथ देण्यास व प्रतिज्ञापत्र दृढीकरण 
करून देण्याचे अधिकार याद्वारे प्रदान करण्यात येत आहेत . 


. 


. 


क्रमांक गृहशाखा - डेस्क - १२ - कावि - १०७४-२०२१. 

ज्याअर्थी , पोलीस अधीक्षक , यवतमाळ यांनी यवतमाळ जिल्ह्यात ओबीसी 
आरक्षण संदर्भात निदर्शने , मोर्चा , आंदोलने तसेच मराठा आरक्षण , कृषी 
कायदा विरोधात तसेच विजबिलासंदर्भात जिल्ह्यात ठिकाठिकाणी आंदोलन 
होण्याची शक्यता नाकरता येत नाही . तसेच आगामी काळात नवरात्र 
उत्सव विसर्जन व ईद - ए - मिलाद आहे , शेतक - यांचा वतीने कर्जमाफी , 
कांदा निर्यात बंदी व तसेच या काळात हिंदु , मुस्लीम व अनुसूचित 
जातीच्या संघटनातर्फे विविध कारणावरून मिरवणुका , रॅली व मोर्चा 
सारखे आंदोलने करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . इतर विरोधी 
राजकीय पक्ष , संघटना , सामाजिक संघटना , कामगार , कर्मचारी संघटना 
यांचे द्वारा त्यांचे मागण्यावर शासनाचे लक्ष केंद्रीत करण्याकरीता धरणे , 
निवेदने , मोर्चा उपोषण इ . स्वरुपाचे आंदोलन करण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही . तरी संभाव्य कोविड -१ ९ चा वाढता प्रादुर्भाव पाहता तसेच 
कोरोना लसीकरण , लसीची कमतरता , ऑक्सीजन तुटवडा , 

रशियन 
लस स्पुटनिक याकारणावरुन कोवीड -१ ९ संदर्भात घालण्यात आलेले 
निर्बंध पाहता यवतमाळ जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या 
दृष्टीने दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२१ चे ००-०१ वा . ( मध्यरात्री पासून ) 
ते दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२१ चे २४-०० वा . ( मध्यरात्री पर्यंत ) 
जिल्ह्यात कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) महाराष्ट्र पोलीस कायदा अन्वये प्रतिबंधात्मक 
आदेश लागू करण्याबाबत कळविले आहे . 

तरी वरिल काळात यवतमाळ जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित 
राहण्याच्या दृष्टीने प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) 
अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी , ललितकुमार व - हाडे , अपर 
जिल्हादंडाधिकारी , यवतमाळ याद्वारे आदेशित करतो की , शासकीय 
कर्तव्य पार पाडणा - या कर्मचा - याव्यतिरिक्त अन्य कोणतीही व्यक्ती सार्वजनिक 
ठिकाणी किंवा त्यांच्याजवळ , 


1 


, 


. 


अनुसूची 
अ . क्र . तहसील कार्यालयाचे नाव 


कर्मचारी यांचे नाव 


१. शस्त्र काठी , तलवार , बंदुका बाळगणार नाहीत . 
२. लाठ्या , काठ्या किंवा शारिरीक इजा होण्यास ज्या कारणीभूत 

ठरतील व सहज हाताळता येतील अशी कुठलीही वस्तू 
जवळ बाळगणार नाहीत . 


( १ ) 


( २ ) 


१ . 


खामगांव 


२ . 


9 


( ३ ) 
श्री . ए . एम . जोशी ( अ . का . ) 
श्री . व्ही . डी . लोखंडे ( अ . का . ) 
श्री . एस . डी . करे ( अ . का . ) 
श्री . संजय शेनफड जाधव ( अ . का . ) 


३. कोणतेही क्षारक पदार्थ व स्फोटक द्रव्य बाळगणार नाहीत . 


. 


३ . 


" 


. 


४ . 


बुलडाणा 


४. दगड , क्षेपणिक उपकरणे किंवा ब्लास्टींग किंवा प्रवर्तक 

क्षेपणास्त्रे गोळा करुन ठेवणार नाहीत किंवा जवळ बाळगणार 
नाहीत . 


बुलडाणा : 
दिनांक 30 ऑगस्ट २०२१ . 


एस . रामामुर्ती ( भा.प्र.से. ) , 
जिल्हादंडाधिकारी , बुलडाणा . 


५. आवेशी भाषणे / अंगविक्षेप / विटंबनात्मक नकला करणार नाही , 

सभ्यता व नितीमत्तेला बाधा येईल किंवा ज्यामुळे जिल्ह्याची 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 


, 


, 


, 


सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा अराजकता माजेल अशी 
चित्रे , निशाणी , घोषणा अशी कोणतीही वस्तू जवळ बाळगणार 
नाहीत किंवा ठेवणार नाहीत , व्यक्तीच्या किंवा शवांच्या किंवा 
त्याचा प्रतिकृतीचे प्रदर्शन करणार नाहीत . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १३ ९ . 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 

व नियम १०७ अन्वये आदेश 


६. व्यक्तींच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणुनबुजून दुखावण्याच्या 

उद्देशाने वाद्य वाजविणार नाहीत किंवा जाहिरपणे असभ्य 
वर्तन करणार नाहीत . 


f 


I 


तसेच , ज्याअर्थी , सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) यवतमाळ 
जिल्ह्यात पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींस सार्वजनिक ठिकाणी व 
रस्त्यावर एकत्र जमण्यास मनाई करीत आहे . 


आणखी असेही आदेशित करीत आहे की , प्रस्तुत आदेश कामावरील 
कोणतेही पोलीस अधिकारी किंवा इतर कोणतेही शासकीय कर्तव्यावर 
कार्यरत शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी किंवा विवाह , अंत्ययात्रा , धार्मीक 
कार्यक्रम , यात्रा तसेच समक्ष अधिकारी यांनी विशेषरित्या परवानगी 
दिलेल्या मिरवणुकीस व कार्यक्रमास लागू राहणार नाही . या आदेशामधून 
विशेषरित्या मिरवणुका / कार्यक्रम यांना ( शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी 
यांचे धरणे / आंदोलन इ . वगळता ) सूट देण्याचे अधिकार संबंधित पोलीस 
स्टेशनचे पोलीस स्टेशन अधिकारी यांनी देण्याबाबतची कार्यवाही करावी . 


1 


क्रमांक वसुली - कलम - १५६ - अधि . प्रदान - १६६७-२०२१. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , आर . 
एल . राठोड , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , बुलडाणा या आदेशान्वये 
पिपल्स को - ऑपरेटीव्ह बँक मर्या . देऊळगाव राजा , र . नं . १०२ , ता . 
देऊळगाव राजा , जि . बुलडाणा संस्थेच्या खालील अधिका - यास त्यांच्या 

. 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली 
प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार 
मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसुल करण्याचे 
निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधिन राहून दिनांक ३१ मार्च 
२०२२ पर्यंत प्रदान करीत आहे . 

अनुसूची 
अ . क्र . 

अधिकार प्रदान अधिकार प्रदान शक्तीची कार्यक्षेत्र 
केलेल्या अधिका - यांचे केलेल्या अधि- व्याप्ती 

का - याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 
श्री . अरविंद विशेष वसुली विशेष वसुली बुलडाणा 
दिगांबरराव 

व विक्री 

जिल्ह्यापुरते 
क्षिरसागर अधिकारी अधिकारी 


. 


- 


नाव 


- 


१ 


व विक्री 


ज्या शासकीय / निमशासकीय कर्मचा - यांना धरणे / आंदोलन / निदर्शने 
करावयाचे असेल व त्याकरीता ५ पेक्षा अधिक संख्येने जमावयाचे असल्यास 
त्याकरीता पोलीस अधीक्षक , यवतमाळ याची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक 
राहील . त्यांना अशी परवानगी मागणारा अर्ज धरणे आंदोलन / निदर्शने 
करावयाच्या दिनांकाच्या किमान १० दिवस अगोदर सादर करणे बंधनकारक 
असेल 


चे 


सदरील आदेश मी यवतमाळ जिल्ह्याचे हद्दीपावेतो 

लागू 

करीत 
आहे . सदरचा आदेश दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२१ चे ००-०१ वा . 
( मध्यरात्री पासून ) ते दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२१ चे २४-०० वा . 
( मध्यरात्री पर्यंत ) अंमलात राहील . हा आदेश बहुसंख्य व्यक्तींना लागू 
असल्यामुळे या आदेशाची प्रसिद्धी दवंडीद्वारे / ध्वनीक्षेपकाद्वारे तसेच इतर 
सर्व प्रसिद्धी माध्यमाद्वारे पोलीसांनी करावी . तसेच सदर आदेश सर्व 
उपजिल्हाधिकारी / तहसीलदार / पोलीस स्टेशन यांचे कार्यालयाचे नोटिस 
बोर्डावर 

लावून प्रसिद्धी देण्यात यावी . 


( १ ) आपण महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची 
कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करतांना सहकारी कायदा , नियम यातील 
तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान 
केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ १ अन्वये 
प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) आपण दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात “ अ -३ ” , 
“ अ -४ ” व “ ब ” कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी . 

( ४ ) आपली बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यु झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान 
केलेल अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) आपण वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसुल 
केलेल्या महिन्यातच चलानने शासकीय कोषागारात करावा . 

वसुल 

केलेला 
सरचार्ज , त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था 
स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही सोबत जोडलेल्या नमुना “ अ -१ " , 
“ अ -२ ” “ अ -३ " , " अ -४ ” मध्ये ठेवावी . 


1 


हे आदेश दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२१ रोजी माझे सही व शिक्यानिशी 
निर्गमित करीत आहे . 


ललितकुमार व - हाडे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 


यवतमाळ : 
दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२१ . 


यवतमाळ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 


३३ 


1 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १४० . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 

व नियम १०७ अन्वये आदेश 


- 


, 


5 


- 


( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई रिट याचिका क्र . १ ९ ४२ / २०१३ 
दि . बेसिन कॅथोलिक को - ऑप बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१६ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात 
घेऊन व वसुलीची कार्यवाही करतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची 
कार्यवाही करावी . 

( ७ ) आपण नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक 
केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा 
गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार 
काढून 

घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार आपणास 
प्रदान करण्यात येणार नाही . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक 
२३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये आपणास तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . 

( ९ ) आपणास आपल्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " 
किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” एक्झीक्युटीव्ह “ कोर्ट " या शब्दाचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी “ वसुली अधिकारी " 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनिमय , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
१०७ अन्वये ) असे लिहावे . 

( १० ) आपणास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर “ वसुली 
अधिकारी 

सहकारी बँक / पतसंस्था 
फलक लावता येऊ शकेल . 

( ११ ) आपण पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदाराच्या / 
जमीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात 
करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे . त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार 
करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातुन कर्ज वसुल करण्याची कार्यवाही 


क्रमांक वसुली - कलम - १५६ - अधि . प्रदान - १६७६-२०२१. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , आर . 
एल . राठोड , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , बुलडाणा या आदेशान्वये 
बालाजी अर्बन को - ऑप . के . सोसा . मर्या . चिखली , र . नं . ४१३ 
ता . चिखली , जि . बुलडाणा संस्थेच्या खालील अधिका - यास त्यांच्या 

. 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली 
प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार 
मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसुल करण्याचे 
निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधिन 

खालील अटीस अधिन राहून दिनांक ३१ मार्च 
२०२२ पर्यंत प्रदान करीत आहे . 


, 


66 


, 


अनुसूची 
. . 
अ . क्र . अधिकार प्रदान अधिकार प्रदान शक्तीची 

केलेल्या अधिका - यांचे केलेल्या अधि- व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


नाव 


का - याचा हुद्दा 


" 


असा 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


श्री . सुनिल 


( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 
विशेष वसुली विशेष वसुली बुलडाणा 
व विक्री व विक्री 

जिल्ह्यापुरते 
अधिकारी 

अधिकारी 


जगन्नाथ शिंदे 


करावी . 


( १ ) आपण महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची 
कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करतांना सहकारी कायदा , नियम यातील 
तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान 
केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ १ अन्वये 
प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) आपण दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात “ अ -३ " , 
“ अ -४ ” व “ ब ” कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी . 

( ४ ) आपली बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यु झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान 
केलेल अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


( १२ ) आपणास थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र 
रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसुल 
करता येणार नाही . 

( १३ ) नुतनीकरणाचा प्रस्ताव मा.सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी 
संस्था , म.रा.पुणे यांचे परिपत्रक क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी 
नियुक्ती / फेरनियुक्ती / ९ / २०१७ , दिनांक १ जानेवारी १७ आणि जा.क्र . 
पतसंस्था | सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक 
३१ ऑक्टोबर २०१८ मध्ये दिलेल्या सुचने नुसारच प्रस्ताव दाखल 
करण्यात यावा . 

( १४ ) वसुली अधिकारी यांनी तीन वर्षातून किमान एकदा मान्यता 
प्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक असल्याने 
आपण मान्यता प्राप्त संस्थेकडून प्रशिक्षण घेणे आवश्यक राहील . अन्यथा 
सदर वसुलीचे अधिकार रद्द करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी . 


f 


, 


( ५ ) आपण वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसुल 
केलेल्या महिन्यातच चलानने शासकीय कोषागारात करावा . 

वसुल 

केलेला 
सरचार्ज , त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था 
स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही सोबत जोडलेल्या नमुना “ अ -१ " , 
" अ -२ " " अ -3 " " अ -४ ” मध्ये ठेवावी . 


" 


दिनांक २७ एप्रिल २०२१ . 
अ . - एक - ९ ( १७३७ ) . 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 


, 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १४१ . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 

व नियम १०७ अन्वये आदेश 


- 


1 


1 


5 


क्रमांक वसुली - कलम - १५६ - अधि . प्रदान - १६७७-२०२१. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , आर . 
एल . राठोड , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , बुलडाणा या आदेशान्वये 
भारतीय माजी सैनिक नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या . 

बुलडाणा , 
र.नं. ३३ ९ , ता.जि . बुलडाणा संस्थेच्या खालील अधिका - यास त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली 
प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार 
मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसुल करण्याचे 
निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधिन राहून दिनांक ३१ मार्च 
२०२२ पर्यंत प्रदान करीत आहे . 


1 


" 


अनुसूची 
अधिकार प्रदान अधिकार प्रदान शक्तीची 
केलेल्या अधिका - यांचे केलेल्या अधि- व्याप्ती 


1 


अ . क्र . 


कार्यक्षेत्र 


नाव 


का - याचा हुद्दा 


99 


( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई रिट याचिका क्र . १ ९ ४२ / २०१३ 
दि . बेसिन कॅथोलिक को - ऑप बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१६ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात 
घेऊन व वसुलीची कार्यवाही करतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची 
कार्यवाही करावी . 

( ७ ) आपण नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक 
केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा 
गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार 
काढून 

घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार आपणास 
प्रदान करण्यात येणार नाही . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक 
२३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये आपणास तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . 

( ९ ) आपणास आपल्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " 
किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” एक्झीक्युटीव्ह “ कोर्ट ' या शब्दाचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी “ वसुली अधिकारी " 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
१०७ अन्वये ) असे लिहावे . 

( १० ) आपणास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर “ वसुली 
अधिकारी .... सहकारी बँक / पतसंस्था 

' असा 
फलक लावता येऊ शकेल . 

( ११ ) आपण पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदाराच्या / 
जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात 
करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे . त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार 
करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातुन कर्ज वसुल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 

( १२ ) आपणास थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र 
रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसुल 
करता येणार नाही . 

( १३ ) नुतनीकरणाचा प्रस्ताव मा.सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी 
संस्था , म.रा.पुणे यांचे परिपत्रक क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी 
नियुक्ती / फेरनियुक्ती / ९ / २०१७ , दिनांक १ जानेवारी १७ आणि जा.क्र . 
पतसंस्था | सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक 
३१ ऑक्टोबर २०१८ मध्ये दिलेल्या सुचने नुसारच प्रस्ताव दाखल 
करण्यात यावा . 

( १४ ) वसुली अधिकारी यांनी तीन वर्षातून किमान एकदा मान्यता 
प्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक असल्याने 
आपण मान्यता प्राप्त संस्थेकडून प्रशिक्षण घेणे आवश्यक राहील . अन्यथा 
सदर वसुलीचे अधिकार रद्द करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी . 


( १ ) 


( २ ) 
श्री . किसन 


१ 


( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
विशेष वसुली विशेष वसुली बुलडाणा 
व विक्री व विक्री 

जिल्ह्यापुरते 
अधिकारी अधिकारी 


कडुबा भोजने 


1 


( १ ) आपण महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची 
कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करतांना सहकारी कायदा , नियम यातील 
तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान 
केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ १ अन्वये 
प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) आपण दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात “ अ -३ ” , 
" अ -४ ” व “ ब ” कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी . 

( ४ ) आपली बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यु झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान 
केलेल अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) आपण वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसुल 
केलेल्या महिन्यातच चलानने शासकीय कोषागारात करावा . वसुल केलेला 
सरचार्ज , त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था 
स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही सोबत जोडलेल्या नमुना “ अ -१ " , 
“ अ -२ ” “ अ -३ ” “ अ -४ ” मध्ये ठेवावी . 


1 


1 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 


३५ 


, 


s 


( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई रिट याचिका क्र . १ ९ ४२ / २०१३ 
दि . बेसिन कॅथोलिक को - ऑप बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१६ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात 
घेऊन व वसुलीची कार्यवाही करतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची 
कार्यवाही करावी . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १४२ . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 

व नियम १०७ अन्वये आदेश 


, 


, 


, 


( ७ ) आपण नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक 
केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा 
गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार 
काढून 

घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार आपणास 
प्रदान करण्यात येणार नाही . 


क्रमांक वसुली - कलम - १५६ - अधि . प्रदान - १६७८-२०२१. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , आर . 
एल . राठोड , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , बुलडाणा या आदेशान्वये 
डॉ . पंजाबराव देशमुख नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या . बुलडाणा , 
र.नं. ३२४ , ता . जि . बुलडाणा संस्थेच्या खालील अधिका - यास त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली 
प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार 
मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसुल करण्याचे 
निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधिन राहून दिनांक ३१ मार्च 
२०२२ पर्यंत प्रदान करीत आहे . 


, 


( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक 
२३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये आपणास तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . 


, 


9 66 


92 


अनुसूची 


( ९ ) आपणास आपल्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " 
किंवा “ सिव्हील कोर्ट एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दाचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी “ वसुली अधिकारी " 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनिमय , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
१०७ अन्वये ) असे लिहावे . 


अ . क्र . 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान अधिकार प्रदान शक्तीची 
केलेल्या अधिका - यांचे केलेल्या अधि- व्याप्ती 


5 


नाव 


का - याचा हुद्दा 


( १ ) 


( २ ) 


" 


( १० ) आपणास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर “ वसूली 
अधिकारी सहकारी बँक / पतसंस्था 

असा 
फलक लावता येऊ शकेल . 


१ 


श्री . किसनराव 


( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 
विशेष वसुली विशेष वसुली बुलडाणा 
व विक्री व विक्री 

जिल्ह्यापुरते 
अधिकारी अधिकारी 


कडुबा भोजने 


( ११ ) आपण पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदारच्या / 
जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात 
करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे . त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार 
करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 


करावी . 


( १२ ) आपणास थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र 
रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही . 


( १ ) आपण महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची 
कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करतांना सहकारी कायदा , नियम यातील 
तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान 
केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ १ अन्वये 
प्राप्त वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
( ३ ) आपण दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात “ अ -३ " , 

, 
“ अ -४ ” व “ ब ” कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी . 

( ४ ) आपली बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यु झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान 
केलेल अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) आपण वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल 
केलेल्या महिन्यातच चलानने शासकीय कोषागारात करावा . वसूल केलेला 
सरचार्ज , त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था 
स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही सोबत जोडलेल्या नमुना “ अ -१ " , 
" अ -२ " " अ -३ ” “ अ -४ ” मध्ये ठेवावी . 


1 


, 


( १३ ) नुतनीकरणाचा प्रस्ताव मा.सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी 
संस्था , म.रा.पुणे यांचे परिपत्रक क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी 
नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ मध्ये 
दिलेल्या सूचने नुसारच प्रस्ताव दाखल करण्यात यावा . 

( १४ ) वसुली अधिकारी यांनी तीन वर्षातून किमान एकदा मान्यता 
प्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक असल्याने 
आपण मान्यता प्राप्त संस्थेकडून प्रशिक्षण घेणे आवश्यक राहील , अन्यथा 
सदर वसुलीचे अधिकार रद्द करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी . 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 


, 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १४३ . 


( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई रिट याचिका क्र . १ ९ ४२ / २०१३ 
दि . बेसिन कॅथोलिक को - ऑप बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१६ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात 
घेऊन व वसुलीची कार्यवाही करतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची 
कार्यवाही करावी . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 

व नियम १०७ अन्वये आदेश 


क्रमांक वसुली - कलम - १५६ - अधि . प्रदान -१६७ ९ - २०२१. 


1 


( ७ ) आपण नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक 
केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा 
गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार 
काढून 

घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार आपणास 
प्रदान करण्यात येणार नाही . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , आर . 
एल . राठोड , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , बुलडाणा या आदेशान्वये 
तोरणा अर्बन को - ऑप क्रे.सोसा . मर्या . बुलडाणा , र.नं. १४२ , ता . जि . 

. 
बुलडाणा संस्थेच्या खालील अधिका - यास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / 
कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची 
विक्री करून रकमा वसुल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस 
अधिन राहून दिनांक ३१ मार्च २०२२ पर्यंत प्रदान करीत आहे . 


( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक 
२३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये आपणास तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . 


2 


19 


अनुसूची 
अ . क्र . 

अधिकार प्रदान अधिकार प्रदान शक्तीची 
केलेल्या अधिका - यांचे केलेल्या अधि- व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


नाव 


का - याचा हुद्दा 


" 


( १ ) 


( ९ ) आपणास आपल्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " 
किंवा “ सिव्हील कोर्ट एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दाचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी “ वसूली अधिकारी " 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनिमय , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
१०७ अन्वये ) असे लिहावे . 

( १० ) आपणास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर “ वसूली 
अधिकारी सहकारी बँक / पतसंस्था 

असा 
फलक लावता येऊ शकेल . 

( ११ ) आपण पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदारच्या / 
जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात 
करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे . त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार 
करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 


( २ ) 
श्री . किसनराव 


१ 


( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
विशेष वसुली विशेष वसुली बुलडाणा 
व विक्री व विक्री 

जिल्ह्यापुरते 
अधिकारी अधिकारी 


कडुबा भोजने 


करावी . 


( १ ) आपण महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची 
कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करतांना सहकारी कायदा , नियम यातील 
तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान 
केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ १ अन्वये 
प्राप्त वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) आपण दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात “ अ -३ ” , 
" अ -४ ” व “ ब ” कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी . 

( ४ ) आपली बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यु झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान 
केलेल अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) आपण वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल 
केलेल्या महिन्यातच चलानने शासकीय कोषागारात करावा . वसूल 
सरचार्ज , त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था 
स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही सोबत जोडलेल्या नमुना “ अ -१ ” , 

, 
“ अ -२ ” " अ -३ ” , “ अ -४ ” मध्ये ठेवावी . 


( १२ ) आपणास थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र 
रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही . 

( १३ ) नुतनीकरणाचा प्रस्ताव मा.सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी 
संस्था , म.रा.पुणे यांचे परिपत्रक क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी 
नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ मध्ये 
दिलेल्या सूचने नुसारच प्रस्ताव दाखल करण्यात यावा . 

( १४ ) वसुली अधिकारी यांनी तीन वर्षातून किमान एकदा मान्यता 
प्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक असल्याने 
आपण चालू वर्षात मान्यता प्राप्त संस्थेकडून प्रशिक्षण घेणे आवश्यक 
राहील , अन्यथा सदर वसुलीचे अधिकार रद्द करण्यात येईल याची नोंद 
घ्यावी . 


5 


, 


केलेला 


“ 


" 


“ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 


३७ 


S 


( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई रिट याचिका क्र . १ ९ ४२ / २०१३ 
दि . बेसिन कॅथोलिक को - ऑप बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१६ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात 
घेऊन व वसुलीची कार्यवाही करतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसूलीची 
कार्यवाही करावी . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १४४ . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 

व नियम १०७ अन्वये आदेश 


( ७ ) आपण नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक 
केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा 
गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार 
काढून 

घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार आपणास 
प्रदान करण्यात येणार नाही . 


, 


क्रमांक वसुली - कलम - १५६ - अधि . प्रदान - १८८८-२०२१.– 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , आर . 
एल . राठोड , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , बुलडाणा या आदेशान्वये 
बुलडाणा जिल्हा मलेरीया कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्या . 

बुलडाणा , 
र.नं. १५० , ता . जि . बुलडाणा संस्थेच्या खालील अधिका - यास त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली 
प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार 
मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसुल करण्याचे 
निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधिन राहून दिनांक ३१ मार्च 
२०२२ पर्यंत प्रदान करीत आहे . 


( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक 
२३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये आपणास तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . 


( ९ ) आपणास आपल्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " 
किंवा " सिव्हील कोर्ट एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दाचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी “ वसूली अधिकारी " 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनिमय , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
१०७ अन्वये ) असे लिहावे 


अनुसूची 
अ . क्र . अधिकार प्रदान अधिकार प्रदान शक्तीची 

केलेल्या अधिका - यांचे केलेल्या अधि- व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


नाव 


का - याचा हुद्दा 


99 


( १० ) आपणास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर “ वसुली 
अधिकारी 

सहकारी बँक / पतसंस्था 
फलक लावता येऊ शकेल . 


असा 


( १ ) 


( २ ) 
श्री . किसनराव 


१ 


( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 
विशेष वसुली विशेष वसुली बुलडाणा 
व विक्री व विक्री 

जिल्ह्यापुरते 
अधिकारी अधिकारी 


कडुबा भोजने 


( ११ ) आपण पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदारच्या / 
जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात 
करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे . त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार 
करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातुन कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 


( १२ ) आपणास थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र 
रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसुल 
करता येणार नाही . 

( १३ ) नुतनीकरणाचा प्रस्ताव मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी 
संस्था , म.रा.पुणे यांचे परिपत्रक क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी 
नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ मध्ये 
दिलेल्या सूचने नुसारच प्रस्ताव दाखल करण्यात यावा . 

( १४ ) वसुली अधिकारी यांनी तीन वर्षातून किमान एकदा मान्यता 
प्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक असल्याने 
आपण चालू वर्षात मान्यता प्राप्त संस्थेकडून प्रशिक्षण घेणे आवश्यक 
राहील . अन्यथा सदर वसुलीचे अधिकार रद्द करण्यात येईल याची नोंद 
घ्यावी . 


( १ ) आपण महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची 
कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करतांना सहकारी कायदा , नियम यातील 
तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान 
केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ १ अन्वये 
प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
( ३ ) आपण दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात “ अ -३ " , 

, 
“ अ -४ ” व “ ब ” कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी . 

( ४ ) आपली बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यु झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान 
केलेल अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) आपण वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल 
केलेल्या महिन्यातच चलानने शासकीय कोषागारात करावा . वसूल केलेला 
सरचार्ज , त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था 
स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही सोबत जोडलेल्या नमुना “ अ -१ " , 
“ अ -२ " “ अ -३ ” , “ अ -४ ” मध्ये ठेवावी . 


, 


दिनांक २८ एप्रिल २०२१ . 
अ . - एक -१० ( १७३७ ) . 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 


, 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १४५ . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 

व नियम १०७ अन्वये आदेश 


क्रमांक वसुली - कलम - १५६ - अधि . प्रदान -१८८ ९ - २०२१. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , आर . 
एल . राठोड , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , बुलडाणा या आदेशान्वये 
शिवाजी अर्बन को - ऑप क्रे . सोसा . मर्या . बुलडाणा , र.नं. ३४१ , ता . जि . 

. 
बुलडाणा संस्थेच्या खालील अधिका - यास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / 
कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची 
विक्री करून रकमा वसुल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस 
अधिन राहून दिनांक ३१ मार्च २०२२ पर्यंत प्रदान करीत आहे . 


अनुसूची 
अ . क्र . अधिकार प्रदान 

अधिकार प्रदान शक्तीची 
केलेल्या अधिका - यांचे केलेल्या अधि- व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


1 


नाव 


का - याचा हुद्दा 


( १ ) 


( २ ) 


( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई रिट याचिका क्र . १ ९ ४२ / २०१३ 
दि . बेसिन कॅथोलिक को - ऑप बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१६ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात 
घेऊन व वसुलीची कार्यवाही करतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची 
कार्यवाही करावी . 

( ७ ) आपण नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक 
केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा 
गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार 
काढून 

घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार आपणास 
प्रदान करण्यात येणार नाही . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक 
२३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये आपणास तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . 

( ९ ) आपणास आपल्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " 
किंवा “ सिव्हील कोर्ट एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या शब्दाचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी “ वसुली अधिकारी " 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनिमय , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
( 
१०७ अन्वये ) असे लिहावे . 

( १० ) आपणास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर “ वसुली 
अधिकारी सहकारी बँक / पतसंस्था 

असा 
फलक लावता येऊ शकेल . 

( ११ ) आपण पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदारच्या / 
जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात 
करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे . त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार 
करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 

( १२ ) आपणास थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र 
रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही . 

( १३ ) नुतनीकरणाचा प्रस्ताव मा.सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी 
संस्था , म.रा.पुणे यांचे परिपत्रक क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी 
नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ मध्ये 
दिलेल्या सूचने नुसारच प्रस्ताव दाखल करण्यात यावा . 

( १४ ) वसुली अधिकारी यांनी तीन वर्षातून किमान एकदा मान्यता 
प्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक असल्याने 
आपण चालू वर्षात मान्यता प्राप्त संस्थेकडून प्रशिक्षण घेणे आवश्यक 
राहील . अन्यथा सदर वसुलीचे अधिकार रद्द करण्यात येईल याची नोंद 
घ्यावी . 


१ 


श्री . किसनराव 


( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 
विशेष वसुली विशेष वसुली बुलडाणा 

जिल्ह्यापुरते 
अधिकारी अधिकारी 


कडुबा भोजने 


व विक्री 


व विक्री 


( १ ) आपण महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची 
कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करतांना सहकारी कायदा , नियम यातील 
तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान 
केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ १ अन्वये 
प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) आपण दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात “ अ -३ ” , 
“ अ -४ ” व “ ब ” कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी . 

( ४ ) आपली बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यु झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान 
केलेल अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) आपण वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसुल 
केलेल्या महिन्यातच चलानने शासकीय कोषागारात करावा . वसुल 
सरचार्ज , त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था 
स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही सोबत जोडलेल्या नमुना “ अ -१ " , 
“ अ -२ ” “ अ -३ ” , “ अ -४ ” मध्ये ठेवावी . 


केलेला 


“ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 


३ ९ 


, 


, 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १४६ . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 

व नियम १०७ अन्वये आदेश 


I 


क्रमांक वसुली - कलम - १५६ - अधि . प्रदान -१८ ९०-२०२१.- 
- 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , आर . 
एल . राठोड , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , बुलडाणा या आदेशान्वये 
राजर्षी शाहु ग्रामिण सहकारी पतसंस्था मर्या . शिरपूर , र.नं. ३३३ , 
ता . जि . बुलडाणा संस्थेच्या खालील अधिका - यास त्यांच्या नावापुढे 

. 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता 
जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसुल करण्याचे निबंधकाचे 
अधिकार , खालील अटीस अधिन राहून दिनांक ३१ मार्च २०२२ पर्यंत 
प्रदान करीत आहे . 


. 


1 


" " 


अनुसूची 
अ . क्र . अधिकार प्रदान अधिकार प्रदान शक्तीची 

केलेल्या अधिका - यांचे केलेल्या अधि- व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


, 


नाव 


का - याचा हुद्दा 


( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई रिट याचिका क्र . १ ९ ४२ / २०१३ 
दि . बेसिन कॅथोलिक को - ऑप बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१६ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात 
घेऊन व वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसूलीची 
कार्यवाही करावी . 

( ७ ) आपण नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक 
केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा 
गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार 
काढून 

घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार आपणास 
प्रदान करण्यात येणार नाही . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक 
२३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये आपणास तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . 

( ९ ) आपणास आपल्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " 
किंवा " सिव्हील कोर्ट एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दाचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी “ वसुली अधिकारी " 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनिमय , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
१०७ अन्वये ) असे लिहावे . 

( १० ) आपणास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर “ वसूली 
अधिकारी सहकारी बँक / पतसंस्था 

असा 
फलक लावता येऊ शकेल . 

( ११ ) आपण पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदारच्या / 
जमीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात 
करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे . त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार 
करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 

( १२ ) आपणास थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र 
रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही . 

( १३ ) नुतनीकरणाचा प्रस्ताव मा.सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी 
संस्था , म.रा.पुणे यांचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी 
नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ मध्ये 
दिलेल्या सूचने नुसारच प्रस्ताव दाखल करण्यात यावा . 

( १४ ) वसुली अधिकारी यांनी तीन वर्षातून किमान एकदा मान्यता 
प्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक असल्याने 
आपण चालू वर्षात मान्यता प्राप्त संस्थेकडून प्रशिक्षण घेणे आवश्यक 
राहील . अन्यथा सदर वसुलीचे अधिकार रद्द करण्यात येईल याची नोंद 
घ्यावी . 


" 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


श्री . किसनराव 


( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 
विशेष वसुली विशेष वसुली बुलडाणा 

जिल्ह्यापुरते 
अधिकारी अधिकारी 


कडुबा भोजने 


व विक्री 


व विक्री 


( १ ) आपण महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 

) 
१५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची 
कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करतांना सहकारी कायदा , नियम यातील 
तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान 
केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ १ अन्वये 
प्राप्त वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) आपण दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात “ अ -३ ” , 
“ अ -४ ” व “ ब ” कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी . 

( ४ ) आपली बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यु झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान 
केलेल अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) आपण वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल 
केलेल्या महिन्यातच चलानने शासकीय कोषागारात करावा . वसूल केलेला 
सरचार्ज , त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था 
स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही सोबत जोडलेल्या नमुना 
" अ -२ " " अ -३ ” , “ अ -४ ” मध्ये ठेवावी . 


, 


अ -१ " , 


" 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 


, 


1 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १४७ . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 

व नियम १०७ अन्वये आदेश 


, 


, 


क्रमांक वसुली - कलम - १५६ - अधि , प्रदान -१ ९४७-२०२१ . - 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , आर . 
एल . राठोड , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , बुलडाणा या आदेशान्वये 
जनकल्याण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या . बुलडाणा , र.नं. ३०८ , 
ता . जि . बुलडाणा संस्थेच्या खालील अधिका - यांस त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 

१ 
चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता 
जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे 
अधिकार , खालील अटीस अधिन राहून दिनांक ३१ मार्च २०२२ पर्यंत 
प्रदान करीत आहे . 


1 


19 


अनुसूची 
अ . क्र . अधिकार प्रदान अधिकार प्रदान शक्तीची 

केलेल्या अधिका - यांचे केलेल्या अधि- व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


नाव 


का - याचा हुद्दा 


( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई रिट याचिका क्र . १ ९ ४२ / २०१३ 
दि . बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१६ रोजी दिलेला आदेश विचारात 
घेऊन व वसुलीची कार्यवाही करतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची 
कार्यवाही करावी . 

( ७ ) आपण नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक 
केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा 
गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार 
काढून 

घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार आपणास 
प्रदान करण्यात येणार नाही . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक 
२३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये आपणास तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . 

( ९ ) आपणास आपल्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " 
किंवा “ सिव्हील कोर्ट एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दाचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी “ वसुली अधिकारी " 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनिमय , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
१०७ अन्वये ) असे लिहावे . 

( १० ) आपणास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर “ वसुली 
अधिकारी सहकारी बँक / पतसंस्था 

असा 
फलक लावता येऊ शकेल . 

( ११ ) आपण पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदाराच्या / 
जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात 
करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे . त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार 
करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातुन कर्ज वसुल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 

( १२ ) आपणास थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र 
रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही . 

( १३ ) नुतनीकरणाचा प्रस्ताव मा.सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी 
संस्था , म.रा.पुणे यांचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी 
नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ मध्ये 
दिलेल्या सूचने नुसारच प्रस्ताव दाखल करण्यात यावा 

( १४ ) वसुली अधिकारी यांनी तीन वर्षातून किमान एकदा मान्यता 
प्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक असल्याने 
आपण चालू वर्षात मान्यता प्राप्त संस्थेकडून प्रशिक्षण घेणे आवश्यक 
राहील . अन्यथा सदर वसुलीचे अधिकार रद्द करण्यात येईल याची नोंद 
घ्यावी . 


( १ ) 


( ४ ) 


( २ ) 
श्री . नेताजी 


१ 


( ३ ) 

( ५ ) 
विशेष वसुली विशेष वसुली बुलडाणा 
व विक्री 

जिल्ह्यापुरते 
अधिकारी अधिकारी 


व विक्री 


गुलाबराव 
पाटील 


श्री . सारंगधर 
दामोदर 
नारखेडे 


विशेष वसुली विशेष वसुली बुलडाणा 
व विक्री व विक्री 

जिल्ह्यापुरते 
अधिकारी अधिकारी 


. 


( १ ) आपण महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची 
कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करतांना सहकारी कायदा , नियम यातील 
तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान 
केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . . 

( २ ) सदरचे अधिकार , सहकार कायदा कलम १०१ व ९ १ अन्वये 
प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) आपण दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात “ अ -३ ” , 
“ अ -४ ” व “ ब ” कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी . 

( ४ ) आपली बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यु झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान 
केलेल अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) आपण वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसुल 
केलेल्या महिन्यातच चालानने शासकीय कोषागारात करावा . 

वसूल 

केलेला 
सरचार्ज , त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था 


1 


दिनांक १० जून २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 


४१ 


, 


, 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १४८ . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 

व नियम १०७ अन्वये आदेश 


क्रमांक वसुली - कलम - १५६ - अधि . प्रदान - २०१६-२०२१. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , 
आर . एल . राठोड , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , बुलडाणा या 
आदेशान्वये अनुराधा अर्बन को - ऑप . बँक लि . चिखली र.नं. १०३ , 
ता . चिखली , जि . बुलडाणा संस्थेच्या खालील अधिका - यास त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली 
प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार 
मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे 
निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधिन राहून दिनांक 
३१ मार्च २०२२ पर्यंत प्रदान करीत आहे . 


" " 


अनुसूची 
अ . क्र . अधिकार प्रदान अधिकार प्रदान शक्तीची 

केलेल्या अधिका - यांचे केलेल्या व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


नाव 


अधिका - याचा हुद्दा 


स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही सोबत जोडलेल्या नमुना अ -१ " , 
“ अ -२ ” “ अ -३ " , " अ -४ ” मध्ये ठेवावी . 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई रिट याचिका क्र . १ ९ ४२ / २०१३ 
दि . बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१६ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात 
घेऊन व वसुलीची कार्यवाही करतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची 
कार्यवाही करावी . 

( ७ ) आपण नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक 
केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा 
गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार 
काढून 

घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार आपणास 
प्रदान करण्यात येणार नाही . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक 
२३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये आपणास तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . 

( ९ ) आपणास आपल्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " 
किंवा “ सिव्हील कोर्ट ' एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दाचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी “ वसुली अधिकारी " 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनिमय , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
१०७ अन्वये ) असे लिहावे . 

( १० ) आपणास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर “ वसुली 
अधिकारी सहकारी बँक / पतसंस्था 

असा 
फलक लावता येऊ शकेल . 

( ११ ) आपण पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदाराच्या / 
जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात 
करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे . त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार 
करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 

( १२ ) आपणास थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र 
रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही . 

( १३ ) नुतनीकरणाचा प्रस्ताव मा.सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी 
संस्था , म.रा.पुणे यांचे परिपत्रक क्र . पतसंस्था | सआ -५ / वसुली अधिकारी 
नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ मध्ये दिलेल्या 
सुचने नुसारच प्रस्ताव दाखल करण्यात यावा . 

( १४ ) वसुली अधिकारी यांनी तीन वर्षातून किमान एकदा मान्यता 
प्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक असल्याने 
आपण चालू वर्षात मान्यता प्राप्त संस्थेकडून प्रशिक्षण घेणे आवश्यक 
राहील . अन्यथा सदर वसुलीचे अधिकार रद्द करण्यात येईल याची नोंद 
घ्यावी . 


( १ ) 


" 


१ 


( २ ) 
श्री . उमेशकुमार 
त्र्यंबक 


( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 
विशेष वसुली विशेष वसुली बुलडाणा 
व विक्री 

जिल्ह्यापुरते 
अधिकारी अधिकारी 


व विक्री 


पसारकर 


श्री . नंदकिशोर 
साहेबराव 
कानडजे 


विशेष वसुली विशेष वसुली बुलडाणा 
व विक्री 

जिल्ह्यापुरते 
अधिकारी अधिकारी 


व विक्री 


( १ ) आपण महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची 
कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करतांना सहकारी कायदा , नियम यातील 
तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान 
केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ १ अन्वये 
प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) आपण दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात “ अ -३ " , 
" अ -४ ” व “ ब ” कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी . 

( ४ ) आपली बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यु झाल्यास , तसेच सदर अधिका - याविरुद्ध 
एखादी तक्रार प्राप्त झाल्यास अशा अधिका - यास प्रदान केलेल अधिकार 
आपोआप रद्द होतील . 


" 


- 


दिनांक १४ जून २०२१ . 
अ . - एक -११ ( १७३७ ) . 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 


, 


नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ मध्ये दिलेल्या 
सुचने नुसारच प्रस्ताव दाखल करण्यात यावा . 


( ५ ) आपण वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल 
केलेल्या महिन्यातच चालानने शासकीय कोषागारात करावा . वसूल केलेला 
सरचार्ज , त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था 
स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही सोबत जोडलेल्या नमुना अ -१ " , 
" अ -२ ” “ अ -३ ” , “ अ -४ ” मध्ये ठेवावी . 


" 


( १४ ) वसुली अधिकारी यांनी तीन वर्षातून किमान एकदा मान्यता 
प्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक असल्याने 
आपण मान्यता प्राप्त संस्थेकडून प्रशिक्षण घेणे आवश्यक राहील . अन्यथा 
सदर वसुलीचे अधिकार रद्द करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी . 


दिनांक १७ जून २०२१ . 


( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई रिट याचिका क्र . १ ९ ४२ / २०१३ 
दि . बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१६ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात 
घेऊन व वसुलीची कार्यवाही करतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची 
कार्यवाही करावी . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १४ ९ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 

व नियम १०७ अन्वये आदेश 


क्रमांक वसूली - कलम - १५६ - अधि . प्रदान -२५१ ९ -२०२१ . – 


( ७ ) आपण नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक 
केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा 
गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार 
काढून 

घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार आपणास 
प्रदान करण्यात येणार नाही . 


, 


( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक 
२३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये आपणास तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , 
आर . एल . राठोड , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , बुलडाणा या 
आदेशान्वये जय राधाकृष्ण नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या . मलकापूर , 
र . नं . १२२८ , ता . मलकापूर , जि . बुलडाणा संस्थेच्या खालील अधिका - यास 
त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
वसूली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ 
अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल 
करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधिन राहून दिनांक 
३१ मार्च २०२२ पर्यंत प्रदान करीत आहे . 


" " 


( ९ ) आपणास आपल्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " 
किंवा “ सिव्हील कोर्ट एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या शब्दाचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी “ वसुली अधिकारी " 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनिमय , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
१०७ अन्वये ) असे लिहावे . 


( १० ) आपणास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर “ वसुली 
अधिकारी सहकारी बँक / पतसंस्था 

असा 
फलक लावता येऊ शकेल . 


अनुसूची 


कार्यक्षेत्र 


. अ . क्र . अधिकार प्रदान अधिकार प्रदान शक्तीची 

केलेल्या अधिका - यांचे केलेल्या अधि- व्याप्ती 


नाव 


का - याचा हुद्दा 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ११ ) आपण पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदाराच्या 
जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात 
करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे . त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार 
करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातुन कर्ज वसुल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 


श्री . अजय 


पुंडलिक झोपे 


विशेष वसुली विशेष वसुली बुलडाणा 

जिल्ह्यापुरते 
अधिकारी अधिकारी 


व विक्री 


व विक्री 


( १२ ) आपणास थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार वसूलपात्र 
रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसुल 
करता येणार नाही . 


( १ ) आपण महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची 
कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करतांना सहकारी कायदा , नियम यातील 
तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान 
केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 


( १३ ) नुतनीकरणाचा प्रस्ताव मा.सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी 
संस्था , म.रा.पुणे यांचे परिपत्रक जा.क्र . पतसंस्था | सआ -५ / वसुली अधिकारी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २०-२६ , २०२२ / पौष ३० - माघ ६ , शके १ ९ ४३ 


४३ 


( १० ) आपणास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर “ वसुली 
अधिकारी सहकारी बँक / पतसंस्था 

असा 


फलक लावता येऊ शकेल . 


( ११ ) आपण पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदाराच्या / 
जमीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात 
करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे . त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार 
करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातुन कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी 


“ 


( १२ ) आपणास थकबाकीदारांकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र 
रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसुल 


करता येणार नाही . 


( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ १ अन्वये 
प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील 

( ३ ) आपण दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात “ अ -३ " , 
" अ -४ ” व “ ब ” कर्ज वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी . 

( ४ ) आपली बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यु झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान 
केलेल अधिकार आपोआप रद्द होतील 

( ५ ) आपण वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल 
केलेल्या महिन्यातच चालानने शासकीय कोषागारात करावा . वसूल केलेला 
सरचार्ज , त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था 
स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही सोबत जोडलेल्या नमुना “ अ -१ " , 
" अ -२ ” “ अ -३ ” , “ अ -४ ” मध्ये ठेवावी . 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई रिट याचिका क्र . १ ९ ४२ / २०१३ 
दि . बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१६ रोजी दिलेला आदेश विचारात 
घेऊन व वसुलीची कार्यवाही करतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची 
कार्यवाही करावी . 

( ७ ) आपण नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक 
केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा 
गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार 
काढून 

घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार आपणास 
प्रदान करण्यात येणार नाही . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक 
२३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये आपणास तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . 

( ९ ) आपणास आपल्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " 
किंवा “ सिव्हील कोर्ट एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दाचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी “ वसुली अधिकारी " 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
१०७ अन्वये ) असे लिहावे . 


( १३ ) नुतनीकरणाचा प्रस्ताव मा सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी 
संस्था , म.रा.पुणे यांचे परिपत्रक क्र . पतसंस्था / जा.क्र . पतसंस्था | सआ 
५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फे रनियुक्ती / २०१८ , दिनांक 
३१ ऑक्टोबर २०१८ मध्ये दिलेल्या सुचने नुसारच प्रस्ताव दाखल 


I 


करण्यात यावा . 


( १४ ) वसुली अधिकारी यांनी तीन वर्षातून किमान एकदा मान्यता 
प्राप्त संस्थेकडून तीन दिवसांचे प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक असल्याने 
आपण चालू वर्षात मान्यता प्राप्त संस्थेकडून प्रशिक्षण घेणे आवश्यक 
राहील . अन्यथा सदर वसुलीचे अधिकार रद्द करण्यात येईल याची नोंद 
घ्यावी . 


" " 


92 


बुलडाणा : 
दिनांक २२ जुलै २०२१ . 


आर.एल.राठोड , 
जिल्हा उपनिबंधक , 


सहकारी संस्था , बुलडाणा . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


